RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५, 


अंक २३ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / जेष्ठ १६-२२, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ६१, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 
अपर पोलीस आयुक्त, वाहतूक , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना / आदेश 
क्रमांक ५७/ अपोआ / वाहतूक / कायमस्वरूपी/ २०१९. – दा . नौ . नगर वाहतूक विभागाचेहद्दीतील जयप्रकाश रोड, माता रमाई आंबेडकर मार्ग, 
मॉडेल टाऊन मार्ग, अंधेरी (पश्चिम ), मुंबई येथे मोठ्या प्रमाणावर होणा- या वाहनांचे पार्किंगमुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे व 
नागरिकांची देखील गैरसोय होत असल्याने सदर परिसरातील पार्किंगची समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या मार्फतीने 
सी.टी. एस नं . ८३३/१५, ऑफ आंबिवली गाव, प्रताप को ऑप हौसिंग सोसायटी, जे. पी . रोड, वझेवा मेट्रो स्टेशनजवळ, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 
या इमारतीमध्ये सार्वजनिक वाहतनळ उपलब्ध करण्यात आलेले असून मोटार वाहनांकरिता पे अॅड पार्क सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे . 

सदर परिसरातील वाहतूक सुरळीत होण्याकरिता व जनतेस होणारी गैरसोय टाळण्याकरिता मी, प्रविण पडवळ , भा . पो . से. अपर पोलीस 
आयुक्त , वाहतूक , बृहन्मुंबई मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ चे कलम ११५ (१९ ८८ चा अधिनियम ५९ ) व शासकीय अधिसूचना क्रमांक एम . 
व्ही . ए. ०५८९ / सी . आर . १०६१/ टी . ए. आर - २, दिनांक १९ मे १ ९९ ० यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील 
प्रमाणे आदेश देत आहे . 

नो पार्किंग निबंध / No Parking Restriction 
१. जय प्रकाश रोड : जयप्रकाश रोड त्याचे भाई भगत मार्ग जंक्शनपासून ( डी. एन . नगर मेट्रो स्टेशन ) ते वटेश्वर मंदिर जंक्शनपर्यंत 

सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या ( आपत्कालीन सेवेतील वाहने वगळून ) पार्कीगकरिता प्रतिबंधित क्षेत्र राहील व सदर 

मार्गावर दोन्ही बाजूस वाहने पार्क करण्यास मनाई राहील . 
२. मॉडेल टाउन रोड : मॉडेल टाउन रोड हा त्याचे जे. पी . रोड जंक्शनपासून ते शुभआशिष इमारतीचे जंक्शन ( दक्षिण वाहीनी इलेक्ट्रीक 

पोल नं . KBU/034/089 व उत्तरवाहीनी इलेक्ट्रीक पोल नं . KBU/034/027 पर्यंत सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या 

( आपत्कालीन सेवेतील वाहने वगळून ) पार्कीगकरिता प्रतिबंधित क्षेत्र राहील. 
३. माता रमाई : माता रमाबाई हा त्याचे जयप्रकाश रोड जंक्शनपासून (वर्सेवा मेट्रो स्टेशन) ते जुहू वर्मोवा लिंक रोड जंक्शन पर्यंत 
आंबेडकर मार्ग ( दक्षिण वाहीनी इलेक्ट्रोक पोल नं . KBU/018/031 व उत्तरवाहीनी इलेक्ट्रोक पोल नं . KBU/018/ 023 

पर्यंत ) सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या ( आपत्कालीन सेवेतील वाहने वगळून ) पार्कीगकरिता प्रतिबंधीत क्षेत्र राहील . 
सदर वाहतूक निबंध निर्गमित झाल्याचे दिनांकापासून यापुर्वी करण्यात आलेले निबंध / आदेश रद्द ठरतील. 

सदर आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी २४ मे २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे . 


प्रविण पडवळ ( भा . पो . से .), 

अपर पोलीस आयुक्त , 


मुंबई, 
दिनांक २४ मे २०१ ९ . 


वाहतूक , मुंबई . 


( १) 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १ ९ ४१ 


BY THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE , ( TRAFFIC ) , MUMBAI. 


Notification /Order 
No. 57 /Addl. C. P./Traffic/ Notification /Permanent/ 2019. Parking of Vehicles on Jay Prakash 
Road ,Model Town Road , Mata Ramai Ambedkar Road , Andheri (West), Mumbai will be obstructed 
to vehicles transportation and inconvenience to the public Brihanmumbai Mahanagarpalika 
Corporation newly provided public parking lot at CTS No. 833/15 of Village Ambivali Pratap CHS 
LTD ., J. P. Road , Near Versova Metro Station , Andheri , (West), Mumbai For solve this problem . 

In order to prevent danger, obstruction and inconvenience to the public, to so direct . I, 
Pravin Padwal, IPS , Addl. Commissioner of Police , ( Traffic ), Mumbai, in exercise of the powers 
conferred upon me under section 115 of Motor Vehicle Act , 1988 (Act No. 59 of 1988 ) read with 
Government Notification No. MVA 0589 /CR - 1061/TRA - 2 , dated 19th May 1990 M.G.G. IV - A , dated 
20th September 1990. p . 668, do hereby order as under . 

No Parking 
J. P. Road : Parking of all types of vehicles shall be strictly prohibited on both the sides 

of the J. P. Road from Bhai Bhagat Marg , Junction ( D. N. Nagar , Metro Stn .) 

upto Vateshwar Mandir Junction . 
Model Town : Parking of all types of vehicles shall be strictly prohibited on both the sides 
Road 

of the Model Town Road , from J. P. Road junction upto Shubha Ashish Bldg . 
( South Bound Electric poll No. KBU /034 /089 and North Bound Eletric poll 

No. KBU /034 / 27 ) road Junction . 
Mata Ramai : Parking of all types of vehicles shall be prohibited on both the sides of the 
Ambedkar Mata Ramai Ambedkar, Road , from J. P. Road junction upto Juhu Versova 
Road 

Link Road Junction (South Bound Electric poll No. KBU / 018 /031 and North 

Bound Eletctric poll No. KBU /018 / 023 ). 
Issue under my seal and signature on the 24 day of May 2019 . 


Mumbai, 
dated the 24th May 2019. 


PRAVIN PADWAL , (I.P.S.) 
Addl. Commissioner Police , ( Traffic ), 

Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१ ९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 


जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 
क्रमांक उचिशा /पोल-२/ म.आ./ कडवई / २०१९.- ज्याअर्थी, मौजे कडवई, ता . संगमेश्वर गावातील वादग्रस्त स्मशानभूमीबाबत इकडील 
आदेश क्रमांक उचिशा/ पोल-२ / म.आ.कडवई / ३५ ९ / २०१९ , दिनांक १४ मार्च २०१९ अन्वये दिनांक १७ मार्च २०१९ ते दिनांक १५ मे २०१९ या 
कालावधीकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्यात आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांचेकडील जावक क्रमांक जिविशा / १६०५ ९ / २०१९, दिनांक १४ मे २०१९ अन्वये कळविले आहे 
की , वादग्रस्त स्मशानभूमीचा वाद अद्यापही मिटलेला नसल्याने, वादग्रस्त जागेकरिता दिनांक १६ मार्च २०१९ रोजीपासून पुढे ६० दिवस , मुंबई 
पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्याची विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी प्रकरणाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता मौजे कडवई , ता . संगमेश्वर येथील श्री . नजीर जुवळे यांचे 
घरासमोरील नदीचे पात्रात शासकीय जागेत ज्या ठिकाणी अंत्यविधी केला जातो त्या वादग्रस्त जागेत मृत देहांचे दहन करून , दफन करून ,किंवा 
अन्य त-हेने त्यांची विल्हेवाट लावण्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३५ प्रमाणे दिनांक १७ मे २०१९ ते दिनांक १५ जुलै २०१९ पर्यंत 
मनाई आदेश लागू करीत आहे. सबब, कडवई येथील अधिकृत स्मशानभूमीपैकी वाणीवठार व कडवई बाजारपेठ येथील ग्रामस्थांनी ‘देण येथील स . 
नं . ५०२, हि . नं . १४ क्षेत्र ०.१६.० या जागेचा वापर प्रेतांचे अंत्यविधीसाठी करावा . 
सदरहू आदेशाचे उल्लंघन केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम १३३ अन्वयेशिक्षेस पात्र राहील . 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १७ मे २०१ ९ रोजी दिला. 


दत्तात्रय भडकवाड , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु.) — १ अ 


४ 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे कार्यालय यांजकडून 

मनाई आदेश 
विषय : - महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेशाची अंमलबजावणी 

होणेबाबत . 
क्रमांक पोआ / नमुं / वि.शा. / म.आ / २९ ०९/ २०१९. ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय 
पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . दरम्यान 
दिनांक १८ मे २०१९ रोजी बुद्धपौर्णिमा तसेच दिनांक २८ मे २०१९ रोजी स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंती असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार 
आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक १७ मे २०१९ रोजीचे ००-०१ वा . पासून 
ते दिनांक ३१ मे २०१९ रोजीचे २४-०० वा. पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३ ) चा अंमल जारी 
करणे आवश्यक आहे ; 

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 
१ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

३. त्याअर्थी, मी , तुषार दोशी, पोलीस उप आयुक्त , गुन्हे शाखा अति. कार्यभार विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई 
यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १७ मे २०१९ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक ३१ मे २०१९ रोजीचे 
२४-०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली 

नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे 
( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 

वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे . 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढा-यांचेचित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 

करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे , कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट -कलम (३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
७. सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 
८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


~ 


नवी मुंबई, 
दिनांक १४ मे २०१ ९ . 


तुषार दोशी , 
पोलीस उप आयुक्त, गुन्हे शाखा अति. 

कार्यविशेष शाखा, नवी मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक उचिशा/ पोल-२/ म.आ./ ४४५ / २०१ ९.- ज्याअर्थी, दिनांक ५ जून २०१ ९ रोजी मुस्लिम धर्मियांचे वतीने रमजान ईद ( एक दिवस मागे पुढे 
चंद्रदर्शनावर ) साजरी करण्यात येणार आहे. रमझान ईदच्या उपवासास ( रोजा ) दिनांक ६ मे २०१ ९ रोजीपासून सुरूवात झालेली आहे. तसेच दिनांक 
१८ मे २०१९ रोजी बुद्धपौर्णिमा साजरी करण्यात येणार आहे ; 

त्याचबरोबर गोवंशीय हत्येच्या संशयाने पिरलोटे , ता . खेड येथे, तेथील ग्रामस्थांनी दिनांक २६ जानेवारी २०१९ रोजी रस्ता रोको आंदोलन करून 
तेथे बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर हल्ला केलेला आहे. त्यामुळे खेड तालुका व आजुबाजुच्या परिसरात 
तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे ; 

जयगड -डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये या करीता त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात . रत्नागिरी जिल्ह्यात 
पारंपारिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादा विरोधात देखील ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदीकरणासाठी भू-संपादनाचे काम चालू असून ,त्याकरितादेखील 
काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे ; 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, याकरिता मा . पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांनी 
त्यांचेकडील पत्र जा.क्र . जिविशा /१५६ ९ ४ / २०१ ९, दिनांक ९ मे २०१ ९ , अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७(१ )(३ ) 
अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे, असे माझेनिदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १)(३ ), सन १९ ५१ चा कायदा २२ वा नुसार , 
मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक १२ मे २०१९ रोजी ०१-०० वा. पासून ते दिनांक २६ मे २०१ ९ रोजी 
२४-०० वा . पर्यंत जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १)(३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे . या आदेशान्वये 
वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे. 

( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे , तलवारी, बंदूका, सुरे, लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन 

फिरणे . 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे . 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे. 
ड ) सभ्यता अगर निती याविरूद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 

किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे . 
( इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( फ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे . 
( ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 

मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबीकरिता लागू होणार नाहीत. 
( १) अंत्ययात्रा ; 
( २) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक , लग्न सोहळा, सामाजिक सण इ. ; 
( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी ; 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह , रंगमंच इ. 
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतर उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश 

लागू 
होणार नाही. 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १० मे २०१९ रोजी दिला . 


दत्तात्रय भडकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

रत्नागिरी. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१) यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिऊनि / मुंबई -१ / कक्ष -३ / कलम १५६/ आदेश / ५ ९ ११/ २०१९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . डि . एस. साळुखे, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
मुंबई (१ ) शहर या आदेशान्वये श्री विश्वेश्वर सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई., तेली सेवा समाज मुंबई, शंकरराव नराम पथ , पेनीनसुला 
पार्कच्या मागे, लोअर परेल, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार व मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार 

वगळून 

खालील अटीस 
अधीन राहून दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिका- याचे नाव 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 


अ.क्र . 


अधिका-याचा हुद्दा 


१ 


सह व्यवस्थापक 


श्री . समीर चंद्रकांत कदम 
श्री . दर्शन पद्माकर राऊत 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


मुंबई जिल्हा 
मुंबई जिल्हा 


२ 


लेखापाल 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. 

(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप 
निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका- यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

(५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/ वसूली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसुल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीदिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम, १९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती 
चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या 
कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका -यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


. 


" 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१ ९ /ज्येष्ठ १६-२२, शके १ ९ ४१ 
( १० ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा -या वाहनावर “ वसुली अधिकारी श्री विश्वेश्वर सहकारी पतपेढी मर्यादित , 
मुंबई., तेली सेवा समाज मुंबई, शंकरराव नराम पथ, पेनीनसुला पार्कच्या मागे, लोअर परेल , मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून करण्याची कार्यवाही करावी . 
(१२ ) वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत यांची नोंद घ्यावी. 


कर्ज वसूल 


मुंबई , 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ . 


डि . एस . साळुखे, 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

मुंबई ( १) शहर . 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई (१ ) यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिऊनि /मुंबई -१ / कक्ष-३ /कलम १५६/ आदेश / ५ ९१० / २०१९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . डि . एस. साळुखे, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई (१) शहर आदेशान्वये न्यू अजिंक्यतारा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. मुंबई., शॉप नं. सी -४८ कल्पक इस्टेट , वडाळा, अॅन्टॉप हिल , 
मुंबइ ४०० ०३७. या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे 
अधिकार मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितेचे अधिकार व मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिका-याचे नाव 


अधिका -याचा हुद्दा 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्रीमती तेजस्वीनी विक्रम वाघ 


शाखा व्यवस्थापक 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


मुंबई जिल्हा 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ , ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था एफ / एन विभाग, मुंबई यांचे कार्यालयास सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका- यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

(५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 


८ 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२, २०१ ९/ ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम, १९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती 
चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या 
कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका -यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, न्यू अजिंक्यतारा नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्या., मुंबई, शॉप नं. सी -४८, कल्पक इस्टेट, वडाळा, अॅन्टॉप हील, मुंबई ४०० ०३७. असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत यांची नोंद घ्यावी . 


~ 


" 


मुंबई , 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१ ९. 


डि . एस . साळुखे, 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

मुंबई ( १) शहर . 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक जिउनि / कात / कलम १५६ / राजिनासहपतमहासंघ /१३९ / सन २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , पी . एम . खोडका, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
रायगड- अलिबाग या आदेशान्वये रायगड जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थांचा महासंघ म ., अलिबाग, जि . रायगड या संस्थेच्या खालील 
अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी /कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१ ) 
व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे ( अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम 
करणेची तरतूद वगळून ) निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका-याचे नाव 

( २ ) 


अधिका -याचा हुद्दा 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . विवेक विजय पाटील 


सहायक उप व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


रायगड जिल्हा 


९ 


" " 


“ अ -३, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ-३, ” “ अ-४ ” व “ ब ” कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
मुदत वाढीसाठी सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरल्याचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी. वसुली अधिकारी यांनी वसूल 

केलेला 
सरचार्जत्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ , 

अ -२, 
" “ अ -४ ” सोबत जोडलेला आहे. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका -यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १०) वसुली अधिका -यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थांचा 
महासंघ ( म . ) अलिबाग , जि . रायगड " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) या कार्यालयात दरमहा होणा- या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित राहणे आवश्यक 


आहे . 


. 


( १४) वाचावे क्र . ७ अन्वये कर्जदार यांचेकडून वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याची / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च वसूल करून वसुली 
दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी , पोस्टेज , स्टेशनरी , जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. त्या व्यतिरिक्त इतर 
कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही. तसेच आदेशात नमूद केलेनुसार संस्थेने वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत 
तपशिलवार हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील . 


रायगड- अलिबाग, 
दिनांक १५ एप्रिल २०१ ९. 


पी . एम . खोडका , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) – २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


आदेश 


~ 


. 


क्रमांक जिउनि / कात-६ /कलम १५६ / कमळ महिला ना . सह . पतसं ./ / सन २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम १५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , पी . एम . खोडका , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
रायगड- अलिबाग या आदेशान्वये कमळ महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पनवेल , ता . पनवेल, जि . रायगड या संस्थेच्या खालील 
अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
(१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे ( अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री 
कायम करणेची तरतूद वगळून ) निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०१९ ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिका-याचे नाव 


अधिका -याचा हुद्दा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्रीमती आस्मा मिर्झ अहमद बेग 


वरिष्ठ लिपीक 


वसुली अधिकारी 


पनवेल , उरण , खालापूर 


" " 


" 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

(३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ -३, ” “ अ-४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका- यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
मुदत वाढीसाठी सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरल्याचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला 
सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना “ अ-१ , अ -२ 
“ अ -३ ” व “ अ -४ ” सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी कमळ महिला नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्या. पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


“ 


११ 


पगारातून कर्ज 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 
( ११ ) वसुली अधिका- याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १२) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

(१३) या कार्यालयात दरमहा होणा- या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित राहणे आवश्यक 
आहे . 

( १४ ) वाचावे क्र . ७ अन्वये कर्जदार यांचेकडून वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च वसूल करून 
वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी , पोस्टेज , स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. त्या व्यतिरिक्त 
इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही. तसेच आदेशात नमूद केलेनुसार संस्थेने वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत 
तपशिलवार हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. 


पी . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ११ एप्रिल २०१ ९ . 


एम् . 

खोडका , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रायगड - अलिबाग . 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक जिउनि / कात-६ / कलम १५६ / खोपोली शहर ना.स.पत / ११८ / सन २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , पी . एम . खोडका , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड 
अलिबाग या आदेशान्वये खोपोली शहर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. खोपोली, ता . खालापूर , जि . रायगड या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे ( अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची 
तरतूद वगळून) निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिका-याचे नाव 


अधिका-याचा हुद्दा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . सूर्यकांत दयाराम सरोदे 


वसुली अधिकारी 


रायगड जिल्हा 


व्यवस्थापक व विशेष वसुली 

व विक्री अधिकारी 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ-३, अ -४ व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


" " 


" 


भाग एक ( को.वि.पु.) – २ अ 


१२ 


" " 


" 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
मुदत वाढीसाठी सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरल्याचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला 
सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना “ अ-१, अ-२ 
अ -३ ” व “ अ -४ ” सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिका -यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी खोपोली , शहर नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्या. खोपोली, ता . खालापूर, जि . रायगड " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

( १३) या कार्यालयात दरमहा होणा- या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित राहणे आवश्यक 


“ 


" 


आहे . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ११ एप्रिल २०१ ९. 


पी . एम्. खोडका, 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रायगड - अलिबाग . 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक जिउनि / कात-६ / कलम १५६ / आदर्श ना . स. पत /१३२ / सन २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , पी . एम . खोडका , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड 
अलिबाग या आदेशान्वये आदर्श नागरी सहकारी पतपेढी मर्या. अलिबाग , ता . अलिबाग, जि . रायगड या संस्थेच्या खालील अधिका -यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे ( अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची 
तरतूद वगळून ) निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका- याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका-याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . सुभाष सिताराम माळी 
श्री . प्रितेश चंद्रकांत नाईक 


कर्ज वसुली अधिकारी 
कर्ज वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


रायगड जिल्हा 
रायगड जिल्हा 


२ 


१३ 


" " 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ-३, ” “ अ-४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचेकार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
मुदत वाढीसाठी सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरल्याचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी. वसुली अधिकारी यांनी वसुल 

केलेला 
सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ , अ-२ ” 
अ -३ ” व “ अ-४ ” सोबत जोडलेला आहे. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिका- यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिका- यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी आदर्श नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., 
अलिबाग, ता . अलिबाग, जि . रायगड " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 

(१३ ) या कार्यालयात दरमहा होणा- या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित राहणे आवश्यक 
आहे . 

( १४ ) वाचावे क्र . ७ अन्वये कर्जदार यांचेकडून वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याची/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च वसूल करून वसुली 
दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी , पोस्टेज , स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. त्या व्यतिरिक्त इतर 
कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही. तसेच आदेशात नमूद केलेनुसार संस्थेने वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत 
तपशिलवार हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील . 


पी . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक एप्रिल २०१ ९. 


एम् . 

खोडका, 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रायगड - अलिबाग . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२, २०१९ /ज्येष्ठ १६-२२, शके १ ९ ४१ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

आदेश 


. 


. 


क्रमांक जिउनि / कात-६ / कलम १५६ / केशवस्मृती ना.स.पत. /११५ / सन २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१५६( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , पी . एम . खोडका, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड 
अलिबाग या आदेशान्वये केशवस्मृति नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड या संस्थेच्या खालील अधिका- यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे ( अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची 
तरतूद वगळून ) निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका-याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका-याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . महेंद्र श्रीनिवास गोडबोले 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


रायगड जिल्हा 
रायगड जिल्हा 


२ 


श्री . तेजस रमेश वाडकर 


व्यवस्थापक 


. 


" " 


" 


6 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३, ” “ अ-४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचेकार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका -यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
मुदत वाढीसाठी सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरल्याचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला 
सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना “ अ-१, अ -२ 
अ -३ ” व “ अ-४ ” सोबत जोडलेला आहे. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिका - यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, केशवस्मति नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड " असा फलक लावता येऊ शकेल. 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१ ९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
( ११ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१२) वसुली अधिका-यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 

(१३ ) या कार्यालयात दरमहा होणा- या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित राहणे आवश्यक 


आहे . 


(१४ ) वाचावे क्र . ७ अन्वये कर्जदार यांचेकडून वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याची / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च वसूल करून वसुली 
दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी , पोस्टेज , स्टेशनरी , जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे . त्या व्यतिरिक्त इतर 
कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही. तसेच आदेशात नमूद केलेनुसार संस्थेने वसुल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत 
तपशिलवार हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ११ एप्रिल २०१९ . 


पी . 

एम . खोडका , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रायगड - अलिबाग . 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिउनि / कात-६ / कलम १५६ /पोलादपूर सर. कर्म . पतसं./ ३११ / सन २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , पी . एम . खोडका, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
रायगड- अलिबाग या आदेशान्वये पोलादपूर सरकारी कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या., पोलादपूर, ता . पोलादपूर , जि . रायगड या संस्थेच्या 
खालील अधिका- यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे ( अपसेट प्राईज कायम करणे 
व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून ) निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिका-याचे नाव 


अधिका -याचा हुद्दा 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


सौ . वर्षा श्रीकांत जोशी 


शाखा व्यवस्थापिका 


वसुली अधिकारी 


रायगड जिल्हा 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३ ,” “ अ-४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका- यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


१६ 


" " 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्जरकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
मुदत वाढीसाठी सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरल्याचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला 
सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना “ अ -१, 

अ-२ 
“ अ -३ ” व “ अ -४ ” सोबत जोडलेला आहे. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली अधिकारी पोलादपूर सरकारी कर्मचारी सहकारी 
पतसंस्था मर्या., पोलादपूर , ता . पोलादपूर, जि. रायगड " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

( १३) या कार्यालयात दरमहा होणा- या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित राहणे आवश्यक 
आहे. 

( १४ ) वाचावे क्र . ७ अन्वये कर्जदार यांचेकडून वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याची/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च वसूल करून वसुली 
दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी , पोस्टेज , स्टेशनरी , जाहिरात खर्च व प्रवास खर्चयासाठीच करावयाचा आहे . त्या व्यतिरिक्त इतर 
कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही . तसेच आदेशात नमूद केलेनुसार संस्थेने वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत 
तपशिलवार हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. 


" 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १० मे २०१ ९ . 


पी . एम . खोडका , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रायगड- अलिबाग . 


१७ 


संदिप ठाकूर , 


सुधागड-पाली, 


जय अंबे 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सुधागड -पाली 
क्रमांक एसडीजी / के के आय /पीआरडी / (एल) / १०८५ / 

जि . रायगड यांजकडून 
२०११-१२ / सन २०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली, 

जाहीरनामा 
ता. कणकवली , जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , विठ्ठल रखुमाई 

क्रमांक आरजीडी / एसजीडी /पीआरडी / ( एल )/ १२२८ / सन 
मजूर सहकारी संस्था मर्या., ओसरगाव , ता . कणकवली, 

२०११.-मा. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सुधागड-पाली , 
जिल्हा सिंधुदुर्ग ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

जि . रायगड हे जाहीर करतात की , शिवानी मजूर सहकारी संस्था 
( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

मर्यादित , सिद्धेश्वर, खु. पो . पाली, ता . सुधागड, जि . रायगड , 

ही 
उपरिनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. 
सहकारी संस्थांचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये २४ ) चे कलम ९(१) प्रमाणे नोंदविण्यात आली असून, महाराष्ट्र 
संस्थेचे वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ कामगारांच्या सहकारी संस्था अधिनियम कलम १२( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
औद्योगिक संस्था " असे आहे . 

नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ उत्पादक 

संस्था " असून उप वर्गीकरण “ कामगारांची औद्योगिक संस्था " असे 
रोहिदास का . बांगर, 

करण्यात येत आहे . 
कणकवली, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
दिनांक २१ जुलै २०११. कणकवली. 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 

दिनांक २५ ऑगस्ट २०११. सुधागड- पाली, जि . रायगड . 
क्रमांक एसडीजी /व्हीडब्ल्यूडी /पीआरडी/ एल / १२२१/ २०११-१२ / 
सन २०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , मजूर 

क्रमांक एसडीजी / केडीएल / सीओएन / ४६० / २०११-१२ . - या 
सहकारी संस्था मर्या., नेर्ले , मु.पो. नेर्ले , ता . वैभववाडी, प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , संत राऊळ महाराज 
जिल्हा सिंधुदुर्ग ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० महाविद्यालयीन विद्यार्थी वस्तू भांडार सहकारी संस्था मर्यादित , 
( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

कुडाळ , ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
उपरिनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र 

अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा . २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये 
सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये 

नोंदविण्यात आली आहे . 
संस्थेचे वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था " असून उप वर्गीकरण “ कामगारांच्या उपरिनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
औद्योगिक संस्था " असे आहे . 

सहकारी संस्था नियम, १०( १)( २ ) अन्वये वर्गीकरण “ उपभोक्ता 

संस्था " असे आहे . 
रोहिदास का . बांगर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कृष्णकांत धुळप , 
दिनांक २० ऑगस्ट २०११ . 

कणकवली . कुडाळ , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

दिनांक ३० जुलै २०११. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 

कुडाळ , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग. 
अंतिम आदेश 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, देवगड-सिंधुदुर्ग यांजकडून 
क्रमांक सनिक / अ / अवसायन / सह.सं.अंतिम आदेश / २०११. 

आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) क्रमांक सनिदे / ब -१ / १२१९ / संस्था कामकाज / अवसा / आ.ब./ 
चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये अधिकार प्राप्त झालेवरून मी , रोहीदास सन २०११. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
काळुराम बांगर, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली, १०३ व १ ९ ६१ चे नियम ८ ९ अन्वये प्राप्त झालेल्या वैधानिक 
प्राथमिक शिक्षक मालकी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , कणकवली, शक्तीनुसार मी , ए. एम. यशवंत , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेचा ऋणपरिशोधक म्हणून या देवगड, जि . सिंधुदुर्ग असा आदेश देतो की , श्री . पावनाईदेवी आंबा 
कार्यालयातील सहायक सहकारी अधिकारी, यांचा काढणेत आलेल्या उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , बापर्डे, ता . देवगड या संस्थेवर 
आदेशामध्ये अंशतः बदल करून सदरील संस्थेचा ऋणपरिशोधक 

मुख्य अवसायक म्हणून सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-२ ), देवगड व 
म्हणून या कार्यालयातील सहकारी अधिकारी श्रे-२ यांची नियुक्ती सहायक अवसायक म्हणून कनिष्ठ लिपिक , अधिन सहायक निबंधक , 
करीत आहे . 

सहकारी संस्था , देवगड यांची नियुक्ती करीत आहे . 
सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 

सदरचा आदेश माझे सही व कार्यालयीन 

मुद्रा 

नोंद करून आज 
दिनांक २८ जुलै २०११ रोजी दिला. 
रोहिदास का . बांगर, 

ए. एम . यशवंत , 
कणकवली, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
दिनांक २५ जुलै २०११. कणकवली . 

देवगड-सिंधुदुर्ग . 
भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


कणकवली, 


. 


१८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२, २०१ ९/ ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक पी.एल.आर./( पी.एल.आर.) / जी.एन.एल./ ( ओ) /९ ३ / क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ ३ ९ ३ / सन २०१८.- उप निबंधक , 
२०१८-२०१९ / सन २०१ ९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे सूचित करीत आहे की , महादू आई 
पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , शिवम को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए/डीओएम / 
इंडस्ट्रियल प्रिमायसेस को - ऑप. सोसायटी लि ., स . नं . ३८/१, 

एचएसजी / (टीसी )/ ३०७०० / सन २०१८ , सर्व्हे नं . २६०४ , २४३६, 
प्लॉट नं . १२ आणि १३, शिवम उद्योग, वेवुर घोलविरा, पालघर 

२७०३, २७०४ , २७६६ , २३८२, २७०५, २७०७ , २३८४, २३८५ , 
ता.जि. पालघर , ही संस्था 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

२५४९, २३८३, मौजे आजदे, गोळवली, डोंबिवली ( पूर्व), ता . 
१ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात 

कल्याण , जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 

१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 

आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तिचे 

सहकारी नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " 

गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
करण्यात आले आहे . 

गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


( पू.), 


पालघर , 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


डोंबिवली , 
दिनांक २७ जुलै २०१८ . 


सतिश एम. देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


दिनांक २७ मार्च २०१९ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी ./ (टी.सी.) / 
६३० / २०१९ -२०२० / सन २०१९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ओम श्री 
कृष्ण लीला सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्वे नं . ५२/१ आणि 
५२/६, गांव कुरगांव, बोईसर (प. ) ता.जि. पालघर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) 
चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात 
आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / ५५ ९ / सन २०१८.- उप निबंधक, 
सहकारी संस्था , डोंबिवली , याद्वारे सूचित करीत आहे की , नव उत्कर्ष 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए /डीओएम / 
एचएसजी/ (टीसी)/ ३११६१/ सन २०१८ , सर्व्हे नं . ४३, हिस्सा नं . ३ 
पैकी, टिळकनगर , विद्या मंदिर रोड, टिळकनगर , डोंबिवली ( पूर्व) , 
ता . कल्याण , जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


~ 


“ 


पालघर , 
दिनांक १५ एप्रिल २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , पालघर . 


डोंबिवली , 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


. 


. 


- 


असून उप वर्गीकरण 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १ ९ ४१ 

१ ९ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -४ / ४ ९ १ / सन २०१८.– उप 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / १५३४ / सन २०१७.- उप 
निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे, सूचित करीत आहे की , 

निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे, सूचित करीत आहे की , 
संकल्प बी विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 

राज मिलन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टिएनए/डिओएम /एचएसजी /(टीसी) / ३११५७/ सन-२०१८ , सर्व्हे नं . २९, 

टिएनए/डिओएम / एचएसजी/(टीसी )/ २ ९९९ ०/ सन -२०१७, सर्व्हे नं . ८२ , 
हिस्सा नं . ४ पैकी , मौजे नांदिवली, डोंबिवली ( पूर्व ), 

हिस्सा नं . पैकी, प्लॉट नं . १३५ , मौजे गजबंधन पाथी, रामकृष्ण 
ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

बझार जवळ , पी अॅन्ड टी कॉलनी रोड, गांधीनगर , डोंबिवली ( पूर्व), 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम 

ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 

१९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १०( १ ) 

९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १०(१ ) 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 

अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
आहे . 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 

आहे . 
सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

सतिश एम . देवकते , 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ . 

डोंबिवली . डोंबिवली, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ . 

डोंबिवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / ४ ९ २ / सन २०१८.- उप 
निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१ / ४६१ / सन २०१८.- उप 
कृष्णा निवास को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे, सूचित करीत आहे की , 
टिएनए /डिओएम / एचएसजी /(टीसी)/ ३११५८ / सन -२०१८, सर्व्हे नं . ३४ , गोकुळधाम को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
हिस्सा नं . ५ पैकी , मौजे नांदिवली, डोंबिवली ( पूर्व ) , टिएनए /डिओएम / एचएसजी / (टीसी) / ३११५४ / सन -२०१८ , सर्व्ह 
ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , नं . २९, हिस्सा नं . ४ पैकी, सागाव, नांदीवली, डोंबिवली ( पूर्व), 
१९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम 
कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ नियम १० (१ ) ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १० (१) 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
आहे . 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


डोंबिवली, 


~ 


डोंबिवली, 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ . 


सतिश एम. देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / ४५८ / सन २०१८. – उप 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / ४५ ९ / सन २०१८.- उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे, सूचित करीत आहे की , 
साई सदन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक रॉयल रेसिडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टिएनए /डिओएम / एचएसजी / (टीसी ) / ३११५१/ सन -२०१८ , सर्वे टिएनए /डिओएम / एचएसजी / (टीसी) / ३११५३ / सन -२०१८ , सर्व्ह 
नं . ३६० , हिस्सा नं . २, नविन सर्व्हे नं . ९० / २, देवीचा पाडा , गांवदेवी नं . ९ ५ / ए, हिस्सा नं . ९ पैकी, मौजे आयरे, आशा प्रेम सोसायटीमागे, 
मंदिराजवळ , रेती बंदर रोड , मौजे ठाकूर्ली, डोंबिवली ( पश्चिम ) , रवी पाटील ग्राऊंड , तुकाराम नगर, आयरे रोड , डोंबिवली ( पूर्व) , 
ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०( १ ) कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १०(१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले 
आहे. 

आहे . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


डोंबिवली, 


डोंबिवली, 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


~ 


दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ . 


उप निबंधक , सहकारी 


संस्था , 


डोंबिवली यांजकडून 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१ / ४६० / सन २०१८.- उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
सिद्धिविनायक आर्केड को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी 
क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी/ (टीसी)/ ३११५२ / सन -२०१८ , सर्व्ह 
नं . १५ , हिस्सा नं . पैकी, मौजे ठाकूर्ली, रेती बंदर चौक , एम . एस . 
सी . बी. ऑफीसजवळ , आनंद नगर रोड, डोंबिवली ( पश्चिम ), 
ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १०( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / ४ ९ ३ / सन २०१८.- उप 
निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे, सूचित करीत आहे की , 
संकल्प ए विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टिएनए /डिओएम / एचएसजी / (टीसी )/ ३११५६ / सन -२०१८ , सर्व्ह 
नं . २९ , हिस्सा नं . ४ पैकी, मौजे नांदीवली, डोंबिवली ( पूर्व), 
ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०( १) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे. 


असून उप वर्गीकरण 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


डोंबिवली, 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१ ९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 


२१ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / ४ ९ ४ / सन २०१८.– उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , जय 
गांवदेवी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए/ 
डीओएम / एचएसजी / (टीसी) / ३११५५ / सन २०१८ , जुना सर्व्ह 
नं . १२९, नवीन सर्व्हे नं . ४८ , हिस्सा नं . ७, मौजे सोनारपाडा , 
डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१ ९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / ४ ९ ६ / सन २०१८.– उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे, सूचित करीत आहे की , भगवती 
विला ए-बिल्डींग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टीएनए /डीओएम / एचएसजी / (टीसी ) / ३११६० / सन २०१८ , 
सर्व्हे नं . ९ २, हिस्सा नं . १/३ पैकी, सीटीएस नं . २०७ ए ते २४६ ए, 
२४८ ए ते २५८ ए , २६८ ए ते २८८ ए , मौजे आयरे , 
डोंबिवली (पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१ ९ ६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे. 


" 


" 


" 


" 


डोंबिवली , 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ . 


सतिश एम. देवकते, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ . 


सतिश एम . देवकते, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -४ / ४ ९ ५ / सन २०१८.- उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे, सूचित करीत आहे की , वालजी 
इस्टेट ए-विंग , को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टीएनए /डीओएम / एचएसजी / (टीसी) / ३११५ ९ / सन २०१८ , सर्व्ह 
नं . २० ९, हिस्सा नं . पैकी , सीटीएस नं . ४०६५ पैकी, ४०५८ पैकी, 
४०८८ , ४०९ ३ ते ४०९ ७, ४०९९ ते ४१०२, ४१०४, ४१०५ , 
४१२५, मौजे चोळे , ठाकूर्ली स्टेशन जवळ , डोंबिवली (पूर्व), 
ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १०( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / ५६४/ सन २०१८.- उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , बालाजी 
वैभव को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
डीओएम / एचएसजी /(टीसी)/ ३११६४ / सन २०१८ , सर्व्हे नं . १७, हिस्सा 
नं . ५ पैकी , सर्व्हे नं . १७, हिस्सा नं . ६ पैकी, मौजे नांदिवली, 
डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१ ९ ६१ नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ . 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


डोंबिवली , 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ . 


२२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३/ १६०३ / सन २०१ ९.- उप 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -४ / १३८१ / सन २०१८.- उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे, सूचित करीत आहे की , निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे, सूचित करीत आहे की , 
वल्लभ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / सरस्वती कॅसल को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
डीओएम / एचएसजी/ (टीसी )/ ३१४७२/ सन २०१९ , सर्व्हे नं . ११, जुना टीएनए/डीओएम / एचएसजी/ (टीसी) / ३१४६३ / सन २०१८ , सर्व्हे नं . 
सर्वे नं . ३३५ , हिस्सा नं . ३/२, मौजे शिवाजी नगर , शिवाजी पथ २३, हिस्सा नं . ५/१/२ पैकी, सीटीएस नं . ९ ०१८ ते ९ ०२२ , गजबंधन 
नं . १, गणेश नगर , डोंबिवली ( पश्चिम ), ता . कल्याण , जि . ठाणे. पाथी, मालवीय रोड, रामनगर , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , 
ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली , 
दिनांक ४ जानेवारी २०१ ९ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


डोंबिवली , 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / १३६२ / सन २०१८.- उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
समृद्धी गुरूप्रसाद को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टीएनए/डीओएम / एचएसजी /(टीसी )/ ३१४६१/ सन २०१८ , सर्व्हे नं . 
५४, हिस्सा नं . १०/४, सीटीएस नं . ३५७९ ते ३६१४, मौजे 
गजबंधन पाथी , गोग्रासवाडी , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , 
जि . ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०( १) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / १३६१ / सन २०१८. – उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
संचित को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
डीओएम / एचएसजी /(टीसी)/ ३१४६० / सन २०१८ , सर्व्हे नं . ९ २, हिस्सा 
नं . १/३, मौजे आयरे, पांडुरंगवाडी, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, 
जि . ठाणे . ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १० (१ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक १० डिसेंबर २०१८ . 


सतिश एम. देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


डोंबिवली , 
दिनांक १० डिसेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१ ९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 


२३ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -४ / १३६० / सन २०१८.- उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे सूचित करीत आहे की , 
नव सुयोग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टिएनए/डिओएम / एचएसजी/(टीसी)/ ३१४६२ / सन २०१८ , सर्व्हे नं . 
५ ९, हिस्सा नं . ४ पैकी , प्लॉट नं . ४ , सीटीएस नं . १०७०० ते 
१०७०४ , गावदेवी मंदिरासमोर , पांडूरंगवाडी , डोंबिवली ( पूर्व) , 
ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ /१४५७/ सन २०१८.- उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे सूचित करीत आहे की , 
राजाराम कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी 
क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी /(टीसी) / ३१४६६ / सन २०१८ , नवीन 
सर्वे नं . ९९, जुना सर्वे नं . ३४४ , हिस्सा नं . २१ , हिस्सा नं . ९, 
हिस्सा नं . १६, नवीन सर्वे नं . ९ ७, जुना सर्व्हे नं . १७८ , हिस्सा 
नं . २, मौजे शिवाजी नगर , डोंबिवली ( पश्चिम ), ता . कल्याण , 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


“ 


" 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


~ 


सतिश एम . देवकते , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १० डिसेंबर २०१८ . 

डोंबिवली . 
उप निबंधक , सहकारी 

डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 


डोंबिवली , 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ . 


संस्था , 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ १३२१ / सन २०१८. – उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे सूचित करीत आहे की , 
यश सार्थक को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टिएनए /डिओएम / एचएसजी/ (टीसी)/ ३१४५६ / सन २०१८, प्लॉट नं . 
१५ , सर्व्हे नं . ८१ पैकी, मौजे गजबंधन पाथी, सुभाष डेअरीजवळ , 
गांधीनगर, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / १३६३ / सन २०१९ . – उप 
निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे सूचित करीत आहे की , 
साईश को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
डिओएम / एचएसजी/ (टीसी )/ ३१४७५ / सन २०१ ९ , नवीन सर्व्हे नं . 
१०२, हिस्सा नं . ५, मौजे आजदे, डोंबिवली ( पूर्व) , ता . कल्याण , 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक १० जानेवारी २०१ ९ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, 

डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ . 


" 


6 


२४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / १६ ९ ६ / सन २०१ ९.- उप 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ १६ ९९ / सन २०१९.- उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
श्री मंजुनाथ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक मुकुंद - बी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
टिएनए /डिओएम / एचएसजी / (टीसी)/ ३१४७७/ सन २०१ ९, प्लॉट नं . डिओएम / एचएसजी /( टीसी )/ ३१४७ ९ / सन २०१ ९, सर्वे नं . ६८ , 
५५ , एम. आय . डी . सी . डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे हिस्सा नं . १० पैकी, दामु पार्कच्या मागे , नांदीवली, मानपाडा रोड, 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १० (१ ) अन्वये तिचे अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 

करण्यात आले आहे. 

सतिश एम . देवकते , 
डोंबिवली, उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

सतिश एम . देवकते, 
दिनांक १६ जानेवारी २०१ ९ . 

डोंबिवली. डोंबिवली , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १६ जानेवारी २०१ ९ . 

डोंबिवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३/ १५२६ / सन २०१८. – उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१ / २०१५ / सन २०१ ९.- उप 
लक्ष्मी पार्क बिल्डींग नं . ४ , को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी/( टीसी) / ३१४६८ / सन २०१८ , श्री समर्थ कृपा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
जुना सर्व्हे नं. ८७, नवीन सर्व्हे नं . १०४ , हिस्सा नं . ९अ पैकी, टिएनए /डिओएम / एचएसजी /(टीसी)/ ३१७४५ / सन २०१९ , जुना सर्वे 
जुना सर्व्हे नं. ७१ , नवीन सर्व्हे नं . १०५, हिस्सा नं. १ पैकी १ पैकी नं . ७/५, नविन सर्व्हे नं . १७/५ , गिरीजा मातामंदिर जवळ , जुनी 
१ पैकी , व्हिलेज कांचनगांव , आय.सी.आय.सी.आय बँकेसमोर, डोंबिवली, डोंबिवली ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था 
ठाकूर्ली ( पूर्व) , ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
२४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
करण्यात आले आहे . 

एस . एम . देवकते, 
सतिश एम . देवकते , डोंबिवली , 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, 
डोंबिवली, उप निबंधक , सहकारी संस्था , दिनांक ६ मार्च २०१ ९ . 

डोंबिवली. 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ . 

डोंबिवली. 


" 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१ ९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 


२५ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / १६४७/ सन २०१ ९ . – उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
कृष्णा रेसिडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टिएनए /डिओएम / एचएसजी /(टीसी) / ३१४७३ / सन २०१ ९, सर्वे नं . 
२३, मौजे नांदिवली, मानपाडा रोड , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ /१७७५ / सन २०१९.- उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे, सूचित करीत आहे की , 
कस्तुरी आशिष कमर्शियल प्रिमायसेस को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / जीएनएल / ( ओ) / २०१९ / सन 
२०१ ९, सर्व्हे नं . १२३, नविन सर्वे नं . ७ ९, हिस्सा नं . ३ पैकी, मौजे 
गोळवली , डोंबिवली ( पूर्व) , ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “इतर संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 
दिनांक ९ जानेवारी २०१ ९ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१९ . 


योगेश रं . देसाई, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / १७६३ / सन २०१९.- उप 
निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
श्री आनंदी पॅराडाईज को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी 
क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी/ (टीसी)/ ३१४८१/ सन २०१९, सर्वे 
नं . ३५, हिस्सा नं . ४, मौजे पिसवली, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन 
१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “गृहनिर्माण संस्था” असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / १७ ९ ६/ सन २०१ ९. – उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
शिव को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
डिओएम / एचएसजी(टीसी)/ ३१४८८ / सन २०१९, सर्वे नं . ३५ पैकी, 
व्हिलेज सागाव, नांदिवली, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०(१) अन्वयेतिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 
दिनांक २३ जानेवारी २०१९ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


डोंबिवली , 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ . 


योगेश रं. देसाई, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ 


२६ 


संस्था , 


. 


संस्था , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
उप निबंधक, सहकारी 

डोंबिवली यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / १ ९ ११ / सन २०१ ९ . - उप 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ १ ९ ६० / सन २०१९.- उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 

निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 

गोल्फलिंक्स टेरेनो को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी 
आरजू स्वाभिमान को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी 

क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी/ (टीसी )/ ३१७४१/ सन २०१ ९, सर्व्ह 
क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी/(टीसी ) / ३१४ ९ ५ / सन २०१९, सर्वे नं . १६ ९ / ६, १७१/१, १७१/२, १७१/३, १७१/४ , १७५/२, १७५/३, 
नं . १७, हिस्सा नं . १/ ए, आडीवली-ढोकळी, डोंबिवली ( पूर्व) , १७५/४ , १७६/२, १७६/३, १७६/४ , १७६/५ बी , १७७ पैकी, 
ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १७८ पैकी, १७९ पैकी , १८०/१, १८०/२, १८१/१ पैकी , १८२/२ 

पैकी, १८२, १८३ /१ ए, १८३/१ बी , १८४/१ पैकी, १८४/२, १८४/३, 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम 

१८५/३ पैकी, १८५/१० ए, १८५/१० बी , १८५/१७, १८५/२० , 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 

१८५/२१ , १८५/२२ पैकी, १८६/१ ए/ १, १८६/३, २०१/१ पैकी , 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०( १ ) 

मौजे निळजे व सर्व्हे नं . १२/१, १३/१, १४ , १६ पैकी , व ८३ / 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण २ पैकी , व्हिलेज काटई, कल्याण शिळ रोड, पलावा सिटी, डोंबिवली 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 

चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
एस . एम. देवकते, अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि 

महाराष्ट्र 

सहकारी नियम , १९ ६१ 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ . 

डोंबिवली. 

वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 

आले आहे. 
उप निबंधक, सहकारी 

डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 

एस . एम . देवकते, 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ १३४३ / सन २०१८.- उप 

दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१९ . 

डोंबिवली. 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे, सूचित करीत आहे की , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
द्वारकामाई को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टिएनए /डिओएम /एचएसजी/ (टीसी) / ३१४५८ / सन २०१८ , सर्व्हे नं . 

अधिसूचना 
७ ९, हिस्सा नं . २२, जुना सर्व्हे नं . ३४२, हिस्सा नं . २२, मौजे क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / १ ९ ५ ९ / सन २०१ ९.- उप 
खंडोबा मंदिर रोड , कुंभारखानपाडा , 

डोंबिवली ( पश्चिम ), निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , गोल्फलिंक्स सेरेनो को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी 

क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी/ (टीसी)/ ३१४ ९ ७/ सन २०१९ , सर्वे 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम 

नं . १६ ९ / ६, १७१/१, १७१/२, १७१/३, १७१/४ , १७५/२ , १७५/३, 
९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 

१७५/४ , १७६/२ , १७६/३, १७६/४ , १७६/५ बी , १७७ पैकी , 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०( १ ) १७८ पैकी , १७९ पैकी , १८०/१, १८०/२, १८१/१ पैकी , १८२/२ 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण पैकी, १८२, १८३/ १ए, १८३/१ बी, १८४/१ पैकी , १८४/२, १८४/३, 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. १८५/३ पैकी, १८५/१० ए, १८५/१० बी , १८५/१७, १८५/२० , 

१८५/२१, १८५/२२ पैकी, १८६/१ ए/ १, १८६/३, २०१/१ पैकी, 

मौजे निळजे व सर्वे नं . १२/१, १३/१, १४ , १६ पैकी, व ८३ / 
सतीश एम . देवकते , 

२ पैकी , व्हिलेज काटई, कल्याण शिळ रोड, पलावा सिटी, डोंबिवली 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१८ . 

डोंबिवली . 

अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ 
नियम १० ( १ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


शिवाजी नगर , 


डोंबिवली, 


डोंबिवली , 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१९ . 


एस . एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१ ९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 


२७ 


. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१ / १ ९ ६१ / सन २०१९.- उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
गोल्फलिंक्स रोमानो को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी 
क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी/ (टीसी)/ ३१५०० / सन २०१९, सर्वे 
नं . १६ ९ / ६ , १७१/१, १७१/२ , १७१/३ , १७१/४, १७५/२, १७५ / 
३, १७५/४ , १७६/२, १७६/३, १७६/४, १७६/५ बी , १७७ पैकी, 
१७८ पैकी , १७९ पैकी , १८०/१, १८०/२, १८१/१ पैकी , १८२/२ 
पैकी , १८२ , १८३ /१ ए, १८३/१ बी , १८४/१ पैकी , १८४/२, १८४/ 
३, १८५/३ पैकी, १८५/१० ए, १८५/१० बी , १८५/१७, १८५/२० , 
१८५/२१, १८५/२२ पैकी , १८६/१ ए / १, १८६/३, २०१/१ पैकी , 
मौजे निळजे व सर्वे नं . १२/१, १३/१, १४ , १६ पैकी, व ८३ / 
२ पैकी ,व्हिलेज काटई, कल्याण शिळ रोड , पलावा सिटी, डोंबिवली 
( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ 
नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / १६८८ / सन २०१ ९.- उप 
निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
साई दर्शन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टिएनए /डिओएम / एचएसजी/ (टीसी) / ३१४७६ / सन २०१९ , सर्वे 
नं . ४० , हिस्सा नं . ६, मौजे नांदीवली, पी अॅन्ड टी कॉलनी, 
नांदीवली, डोंबिवली ( पूर्व ), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


डोंबिवली , 
दिनांक १६ जानेवारी २०१ ९ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


एस . एम . देवकते , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २७फेब्रुवारी २०१ ९. 

डोंबिवली . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ १९ ६२ / सन २०१९.- उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
गोल्फलिंक्स प्राडो को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी 
क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी/ (टीसी )/ ३१४ ९९ / सन २०१९ , सर्व्ह 
नं . १६९ / ६ , १७१/१, १७१/२, १७१/३, १७१/४, १७५/२, १७५ / 
३, १७५/४ , १७६/२ , १७६/३, १७६/४ , १७६/५ बी , १७७ पैकी, 
१७८ पैकी, १७ ९ पैकी , १८०/१, १८०/२, १८१/१ पैकी, १८२/२ 
पैकी, १८२, १८३/ १ए, १८३/१ बी, १८४/१ पैकी, १८४/२, १८४ / 
३, १८५/३ पैकी , १८५/१० ए, १८५/१० बी , १८५/१७, १८५/२० , 
१८५/२१, १८५/२२ पैकी, १८६/१ ए / १, १८६/३, २०१/१ पैकी, 
मौजे निळजे व सर्व्हे नं . १२/१, १३/१, १४ , १६ पैकी, व ८३ / 
२ पैकी, व्हिलेज काटई , कल्याण शिळ रोड , पलावा सिटी , डोंबिवली 
( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ 
नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
करण्यात आले आहे. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / १८३२ / सन २०१ ९.– उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
श्री गणेश कृपा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टिएनए/डिओएम / एचएसजी/ (टीसी) / ३१४ ९ १/ सन २०१९ , सीटीएस 
नं . १८०२, १८०३ व १८०७, मौजे आजदे गोळवली, पार्वती महादेव 
मंदिराजवळ , जिमखाना रोड, आजदेपाडा, सागी, डोंबिवली ( पूर्व), 
ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम 
९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०(१ ) 
अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


" 


असून उप वर्गीकरण 


“ 


" 


डोंबिवली, 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१ ९. 


एस . एम . देवकते, 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, 

डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१ ९. 
भाग एक ( को.वि.पु.) – ४ अ 


एस . एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


२८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 


उप 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / १६ ९ ८ / सन २०१ ९. 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
श्री कुंडलिक हाईटस को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी 
क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी/ ( टीसी )/ ३१४७८ / सन २०१ ९, सर्वे 
नं . ६८ , हिस्सा नं . १० पैकी दामु पार्कच्या मागे, नांदीवली, मानपाडा 
रोड, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 

अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१ ९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / ५ ९ / सन २०१९.- उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , बांसुरी 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / 
एचएसजी /( टीसी)/ ३१७६२ / सन २०१९ , सर्व्हे नं . १९ , हिस्सा 
नं . ४ ब, मौजे नांदिवली, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


" 


" 


सतिश एम . देवकते, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


डोंबिवली, 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक ११ एप्रिल २०१९ . 


दिनांक १६ जानेवारी २०१ ९ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


~ 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / १५४३ / सन २०१८.- उप 
निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
कुबेर आंगण फेज १ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी 
क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी / (टीसी) / ३१४६९ / सन २०१८ , सर्व्ह 
नं . ६०/१३ पैकी , प्लॉट नं . १४ , सर्व्हे नं . ६०११३, प्लॉट नं . १५ , 
मौजे शिवाजी नगर , महात्मा फुले रोड , हरीओम 

पुजा 

कॉम्प्लेक्स 
जवळ , 

गरीबाचा वाडा, डोंबिवली ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण " 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / ६१/ सन २०१९.- उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , निरांत 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / 
एचएसजी/ (टीसी) / ३१७६१/ सन २०१९, जुना सर्व्हे नं . ३२६, 
अ( पैकी), नविन सर्व्हे नं . २२९ ( पैकी ), प्लॉट नं . ३८ , व्हिलेज 
नवागांव , विजय को - ऑप. हौसिंग सोसा . लि ., एम . पी . रोड , 
डोंबिवली (पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, 
१९ ६१ नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे. 


" 


सतिश एम. देवकते, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


डोंबिवली, 
दिनांक ११ एप्रिल २०१ ९ . 


सतिश एम . देवकते, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१ ९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 


२ ९ 


. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


~ 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / ६२ / सन २०१९.- उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , मंगलमुर्ती 

आर्केड को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
डिओएम / एचएसजी ( टीसी )/ ३१७६० / सन २०१९ , जुना सर्व्हे नं . ६५ , 
नवीन सर्वे नं . ७, हिस्सा नं . १/३, व्हिलेज कांचनगाव, सर्वोदय 
मंगल को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि . जवळ , ९ ० फीट रोड, कांचनगाव, 
ठाकूर्ली ( पूर्व), कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ २०४७/ सन २०१९.- उप 
निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
आशापुरा एनक्लेव्ह को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी 
क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी (टीसी)/ ३१७४८ / सन २०१९, जुना 
सर्व्हे नं . २२२, हिस्सा नं . १, नवीन सर्व्हे नं . १० , हिस्सा नं . १ मौजे 
शिवाजी नगर , नवापाडा , डोंबिवली ( पश्चिम ) , ता . कल्याण, 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
नियम, १९ ६१ नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


असून उप वर्गीकरण 


डोंबिवली, 
दिनांक ११ एप्रिल २०१ ९ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


डोंबिवली , 
दिनांक १२ मार्च २०१ ९ . 


एस . एम . देवकते , 
उप निबंधक , 

डोंबिवली. 


सहकारी संस्था , 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / २०१८ / सन २०१ ९.- उप 
निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
श्री गणेश दर्शन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टीसी) / ३१७४६/ सन २०१९, जुना सर्वे 
नं . १६६, हिस्सा नं . १७, नवीन सर्व्हे नं . २९, हिस्सा नं . १७ ,व्हिलेज 
माणगांव, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) 
चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ 
नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३ / २०५२ / सन २०१ ९.- उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे, सूचित करीत आहे की , 
यश गंगा बी , सी आणि डी -विंग , को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी ( टीसी)/ ३१७४ ९ / सन 
२०१९ , सर्व्हे नं . ३१, हिस्सा नं . १/१, सर्व्हे नं . ३५ , मौजे नांदिवली , 
डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये 
तिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 


एस . एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


डोंबिवली, 
दिनांक १३ मार्च २०१९ . 


एस . एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


डोंबिवली , 


दिनांक ६ मार्च २०१ ९ . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / २०५३ / सन २०१९. उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
यश गंगा ई, एफ आणि जी -विंग , को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टीसी)/ ३१७५० / सन 
२०१ ९, सर्व्हे नं . ३१ , हिस्सा नं . १/१, सर्वे नं . ३५ , मौजे नांदिवली, 
डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . २४ ) चा कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १० (१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ ०४ / सन २०१९.- उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली, याद्वारे, सूचित करीत आहे की , श्री 
विठ्ठल प्लाझा I बि -विंग , को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., 
नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी ( टीसी)/ ३१७५१ / सन २०१ ९ , 
सर्व्हे नं . १०४ , हिस्सा नं . ४ पैकी, लक्ष्मी पार्क बिल्डींग , आय . 
सी . आय . सी . आय . बँकेजवळ , ठाकूर्ली, कांचनगांव, खंबाळपाडा, 
ठाकूर्ली, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . २४ ) चा कलम 
९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०(१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


असून उप वर्गीकरण 


असून उप वर्गीकरण 


“ 


एस . एम. देवकते , 


डोंबिवली , 
दिनांक १३ मार्च २०१ ९ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


डोंबिवली, 


एस . एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


दिनांक २ एप्रिल २०१ ९ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३/ ०५ / सन २०१ ९.– उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , ओम 
विठ्ठल प्लाझा I ए-विंग , को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी 
क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी ( टीसी) / ३१७५२ / सन २०१ ९ , 
सर्व्हे नं . १०४ , हिस्सा नं . ४ पैकी, लक्ष्मी पार्क बिल्डींग , आय . 
सी . आय . सी . आय . बँकेजवळ , ठाकूर्ली, कांचनगांव, खंबाळपाडा , 
ठाकूर्ली, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे . ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ नियम १०( १) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले 
आहे. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी-१ / २२ / सन २०१९ . – उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , शिवकृपा 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / 
एचएसजी ( टीसी )/ ३१७५३ / सन २०१ ९, सर्व्हे नं . ८४ , हिस्सा नं . १० 
पैकी, मौजे नांदिवली, आनंदी बंगल्यासमोर, मधलापाडा , नांदिवली 
गांव, डोंबिवली ( पूर्व), ता. कल्याण , जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १० ( १) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 


" 


असून उप वर्गीकरण 


असून उप वर्गीकरण 


“ 


एस . एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 


डोंबिवली, 
दिनांक २ एप्रिल २०१९ . 


डोंबिवली , 
दिनांक ३ एप्रिल २०१ ९ . 


एस . एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


डोंबिवली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१ ९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 


३१ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / ३२ / सन २०१ ९.- उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , मुकुंद 
ए - को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
डिओएम / एचएसजी /(टीसी) / ३१७५६/ सन २०१९ , सर्व्हे नं . ६८ ,हिस्सा 
नं . १० पैकी , 

दामु 

पार्कच्या मागे, नांदीवली, मानपाडा रोड , डोंबिवली 
( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ 
नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / ३० / सन २०१ ९.- उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे, सूचित करीत आहे की , वास्तु 
सी व डी विंग, को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टिएनए /डिओएम / एचएसजी /(टीसी )/ ३१७५५ / सन २०१९ , सर्व्हे नं . 
२४२, हिस्सा नं . ४ पैकी , सर्व्हे नं . ३१, लोढा हेरीटेज , भोपर 
व्हिलेज , नांदिवली, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १ ९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


. 


" 


“ 


“ 


" 


डोंबिवली, 
दिनांक ८ एप्रिल २०१ ९ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


सतिश एम . देवकते, 
डोंबिवली , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ८ एप्रिल २०१ ९ . 

डोंबिवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


" 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / ३१ / सन २०१९.– उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली, याद्वारे, सूचित करीत आहे की , वास्तु 
ए व बि विंग , को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टिएनए /डिओएम / एचएसजी / (टीसी)/ ३१७५४ / सन २०१९, सर्व्हे नं . 
२४२, हिस्सा नं . ४ पैकी, सर्व्हे नं . ३१ , लोढा हेरीटेज , भोपर 
व्हिलेज , नांदिवली, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १ ९ ६१ नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / १७ ९ १ / सन २०१ ९.– उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
हिरा आर्केड को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टिएनए /डिओएम / एचएसजी / (टीसी)/ ३१४८७ / सन २०१ ९, सर्वे 
नं . ६३ , हिस्सा नं . ११, मौजे नविन डोंबिवली, डोंबिवली ( पूर्व), 
ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम 
९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०( १) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


“ 


असून उप वर्गीकरण 


“ 


डोंबिवली, 
दिनांक ८ एप्रिल २०१ ९ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ . 


योगेश रं. देसाई, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 


उप 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / १७ ९ २ / सन २०१ ९. 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
तुलसी पार्क को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टिएनए/डिओएम / एचएसजी / (टीसी )/ ३१४८५ / सन २०१ ९ , सर्व्ह 
नं . २१, हिस्सा नं . ३ ए, मौजे नांदिवली, डोंबिवली ( पूर्व) , ता . 
कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १० (१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३ / १ ९ १० / सन २०१९ . – उप 
निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
न्यू ओम शांती को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टिएनए /डिओएम / एचएसजी /(टीसी )/ ३१४ ९ ६ / सन २०१ ९, सर्व्हे नं . 
२०, हिस्सा नं . १, पिसवली, डोंबिवली ( पूर्व) , ता . कल्याण, जि . 
ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन 
१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


. 


" 


योगेश रं. देसाई, 
डोंबिवली , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१ ९. 

डोंबिवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


सतिश एम. देवकते, 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ . 

डोंबिवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / १७९ १ / सन २०१ ९ . – उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
हिरा आर्केड को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टिएनए /डिओएम / एचएसजी / ( टीसी) / ३१४८७/ सन २०१९ , सर्व्ह 
नं . ६३, हिस्सा नं . ११, मौजे नविन डोंबिवली, डोंबिवली ( पूर्व), 
ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम 
९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे. 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१ / १ ९ ६३ / सन २०१९.- उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
गोल्फलिंक्स न्युनो को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी 
क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी/ (टीसी)/ ३१७४२ / सन २०१९, सर्वे 
नं . १६ ९ / ६, १७१/१, १७१/२, १७१/३, १७१/४ , १७५/२, १७५ / 
३ , १७५/४ , १७६/२, १७६/३, १७६/४, १७६/५ बी , १७७ पैकी, 
१७८ पैकी , १७९ पैकी , १८०/१, १८०/२, १८१/१ पैकी , १८२/२ 
पैकी , १८२ , १८३ / १ ए, १८३/१ बी , १८४/१ पैकी, १८४/२, १८४/ 
३, १८५/३ पैकी, १८५/१० ए, १८५/१० बी , १८५/१७, १८५/२० , 
१८५/२१, १८५/२२ पैकी , १८६/१ ए/ १, १८६/३, २०१/१ पैकी, 
मौजे निळजे व सर्व्हे नं . १२/१, १३/१, १४, १६ पैकी, व ८३ / 
२ पैकी, व्हिलेज काटई, कल्याण शिळ रोड , पलावा सिटी, डोंबिवली 
( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ 
नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


“ 


डोंबिवली, 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ . 


योगेश रं. देसाई , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


“ 


डोंबिवली, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१ ९. 


एस . एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१ ९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 


३३ 


३ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३ / १ ९ ७२ / सन २०१ ९.- उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
साई पियुष को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी 
क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी/ (टीसी)/ ३१७४३/ सन २०१ ९, सर्वे 
नं . ५, हिस्सा नं . २, गांवदेवी मंदिर , नांदिवली गांव, डोंबिवली ( पूर्व) , 
ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) याचा 
कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ नियम १०( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३ / २०१३ / सन २०१ ९ . - उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
राज पॅराडाईज को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टिएनए/डिओएम / एचएसजी /( टीसी)/ ३१७४७ / सन २०१ ९, सर्व्ह 
नं . ४६ , हिस्सा नं . २६ / ए, मौजे कोपर , शितल सोसायटी समोर, 
चारूबामा म्हात्रे स्कूलजवळ , कोपरगाव, कोपर , डोंबिवली (पश्चिम ) , 
ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम 
९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १०( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


“ 


" 


असून उप वर्गीकरण 


“ 


डोंबिवली, 
दिनांक ६ मार्च २०१ ९ . 


एस . एम. देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


~ 


एस . एम . देवकते , 
डोंबिवली , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१ ९. 

डोंबिवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / १ ९ ६४ / सन २०१ ९.- उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
गोल्फलिंक्स वियेन्टो को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी 
क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी /( टीसी )/ ३१४ ९ ८ / सन २०१ ९, 
सर्वे नं . १६९ / ६ , १७१/१, १७१/२, १७१/३ , १७१/४, १७५/२ , 
१७५/३, १७५/४ , १७६/२, १७६/३, १७६/४ , १७६/५ बी , १७७ 
पैकी, १७८ पैकी , १७९ पैकी, १८०/१, १८०/२, १८१/१ पैकी, १८२ / 
२ पैकी, १८२ , १८३/ १ ए, १८३/१ बी , १८४/१ पैकी , १८४/२, 
१८४/३, १८५/३ पैकी, १८५ /१०ए , १८५ / १० बी , १८५/१७, १८५ / 
२० , १८५/२१, १८५/२२ पैकी, १८६ / १ए / १, १८६/३, २०१/१ पैकी , 
मौजे निळजे व सर्वे नं . १२/१, १३/१, १४ , १६ पैकी, व ८३ / 
२ पैकी ,व्हिलेज काटई, कल्याण शिळ रोड, पलावा सिटी , डोंबिवली 
( पूर्व ), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ 
नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / ४५ / सन २०१९.- उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , श्री समर्थ 
प्लाझा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
डिओएम / एचएसजी / (टीसी) / ३१७५८ / सन २०१९, जुना सर्व्हे नं . ५१, 
नवीन सर्व्हे नं . ३१, हिस्सा नं . ५ पैकी, कोपर रोड , अपूर्व 
हॉस्पिटलच्या मागे, जुनी डोंबिवली, डोंबिवली (पश्चिम ), ता . कल्याण, 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन 
१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १० ( १) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


. 


~ 


डोंबिवली , 
दिनांक ९ एप्रिल २०१ ९ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


“ 


डोंबिवली, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१ ९. 
भाग एक ( को.वि.पु.) – ५ 


एस . एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


३४ 


- 


, 


“ 


वाचावे. 


- 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / २०१६ / सन २०१ ९ . - उप 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / ४१४४ / 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे, सूचित करीत आहे की , २०१ ९-२० / ७५ ९/ सन २०१९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
मंगेशी डॅझल I, को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 

पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , न्यु नामदीप 
टिएनए /डिओएम / एचएसजी / (टीसी) / ३१७४४/ सन २०१९ , सर्व्ह 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., फायनल प्लॉट नं . २१ / ओ, सब 
नं . १६ , हिस्सा नं . ४, मौजे चोळे , ठाकूर्ली ( पूर्व), ता . कल्याण , 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन 

प्लॉट नं. १९, ता . पनवेल , जि . रायगड आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९(१ ) एचएसजी/ (टीसी ) / ४१४४ / २०१९ -२० / सन २०१९ दिनांक २३ एप्रिल 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम २०१९ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन 
१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १० ( १) अन्वये 

१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १ ) आणि 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

कलम १५४( ब )( २ ) अन्वये तीचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 

१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 
एस . एम . देवकते, 

वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
डोंबिवली , उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
दिनांक ६ मार्च २०१ ९ . 

डोंबिवली . 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

चेतन चौधरी , 

पनवेल , 
( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 

सहायक निबंधक , 
चे कलम २१, १०२ , १०५ , १० ९ व ११० तसेच नियम , १९ ६१ चे 

दिनांक २३ एप्रिल २०१ ९ . सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल. 
नियम ८ ९ व ९ २ . 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , एच - पश्चिम -विभाग, मुंबई 
( २ ) सिंधुदुर्ग जिल्हा मागासवर्गीय सहकारी पतसंस्था मर्या. 
कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेचे अंतीम अवसायन आदेश जा . 

यांजकडून 
क्र . जिउनि /सिंधु / वि .२ / अंतिम आ ./सिंजिमापत / १८२३ / १२ / 

अधिसूचना 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१२. 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू/ एचएसजी/ (टीसी)/१६१२७ / 
( ३) अवसायक , सिंधुदुर्ग जिल्हा मागासवर्गीय सहकारी 
पतसंस्था मर्या. कणकवली, ता . कणकवली , जि . सिंदुदुर्ग तथा 

२०१ ९ / ६९ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पश्चिम विभाग , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली यांचा कलम १० ९ मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , वेंचूरा ॲट एक -४, को 
अन्वये अवसायन कामकाजाचा अंतिम अहवाल दिनांक २७ मार्च 

ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., सी.टी.एस. नं . ३५० , व्हिलेज बांद्रा , 
२०१ ९ . 

१४ वा रोड, खार (प.), मुंबई ४०० ०५२. नोंदणी क्रमांक एमयुएम / 
आदेश 

डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी/टीसी /१६१२७/ सन २०१९ महाराष्ट्र सहकारी 
क्रमांक जिउनि /सिंधु/ वि .२ / नोंदणी रद्द / कलम २१ /१६८६ / 
२०१ ९. - मी , डॉ . मेधा जी . वाके , जिल्हा उप निबंधक, सहकारी 

संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) च्या 
संस्था सिंधुदुर्ग, मला, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 

कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, सिंधुदुर्ग जिल्हा कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम 
मागासवर्गीय सहकारी पतसंस्था मर्या. कणकवली, ता . कणकवली , 

१० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण झाल्याने संस्थेची 

वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " असे करण्यात आले 
नोंदणी रद्द करीत आहे. तसेच संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसडीजी / 
केकेएल / आरएसआर / सीआर / १० ९ / ९ ७, दिनांक २८ मार्च १९९ ७ 

आहे. 
रद्द करण्यात येत आहे. 
आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे विसर्जन झाले असून 

बी . एस. कटरे , 
संस्था निगम निकाय असल्याचे बंद झाले आहे . 

मुंबई , 

उप निबंधक , 
सदरचे आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१ ९ रोजी माझ्या सही दिनांक १० जानेवारी २०१ ९ . सहकारी संस्था, एच -पश्चिम विभाग , 
व शिक्क्यानिशी पारीत करत आहे . 

मुंबई. 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक ३० मार्च २०१ ९ . 


डॉ . मेधा जी . वाके , 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

सिंधुदुर्ग . 


३५ 


. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग, मुंबई यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग, मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी / (टीसी) /१०८ ९ ६/ २०१७ क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी/ (टीसी) / ११०१४ / २०१८ - 
२०१८ / २७८० / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , २०१९ / १७२२ / सन २०१८. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एन-विभाग , मुंबई , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , प्लॅटिनम बी एन-विभाग, मुंबई , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ओम निळकंठ 
३, को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सी.टी.एस. नं . ८ ए / १, टॉवर धारा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ४६, हिस्सा 
बी -३, गोदरेज प्लॅटिनम , पिरोजशा नगर , विक्रोळी ( पूर्व) , नंबर ५ पार्ट , सीटीएस नं . ३८० ते ३९० वृंदावन सोसायटी जवळ, 
मुंबई ४०० ०७९ , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, एल. बी . एस . रोड, घाटकोपर ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०८६, ही 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यांत संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 

करण्यात आले आहे . 
कैलास प्र . जेबले, 
उप निबंधक , 

कैलास प्र . जेबले, 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१७. सहकारी संस्था, एन -विभाग, मुंबई . 

उप निबंधक , 

दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१८ . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग, मुंबई यांजकडून 

सहकारी संस्था, एन -विभाग, मुंबई. 
अधिसूचना 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएन / जीएनएल/( ओ )/ ११६४७/ २०१७ 

अधिसूचना 
२०१८ / ४२४ / सन २०१८. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी /(टीसी) /११०१२ / २०१८ 
एन -विभाग , मुंबई , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , दामजी शामजी २०१९ / १५४४ / सन २०१८. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
कॉर्पोरेट स्ववेअर बी -विंग , कमर्शिअल प्रिमायसेस को - ऑपरेटिव्ह एन-विभाग, मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , पॅनोरमा 
सोसायटी लि ., सी.टी.एस. नं . ५६३५- बी , घाटकोपर , किरोळ व्हिलेज , को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस . नं . ५० , ५०/१ ते 
घाटकोपर 

( पूर्व ) , ७, ५०/३५ ते ४४, एल.बी.एस. मार्ग, घाटकोपर ( पश्चिम ), 
मुंबई ४०० ०७५ , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , मुंबई ४०० ०८६, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यांत १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यांत 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे " गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
करण्यात आले आहे. 

गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


नवी मुंबई, 


नवी मुंबई, 


नवी मुंबई ( कोंकण भवन ), 
दिनांक २७ मार्च २०१८ . 


कैलास प्र. जेबले, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, एन-विभाग , मुंबई . 


नवी मुंबई, 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८ . 


कैलास प्र . जेबले, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एन-विभाग, मुंबई. 


. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ५ अ 


३ 


. 


नवी मुंबई, 


नवी मुंबई, 


३६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग , मुंबई यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग , मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी/ (टीसी) /११०१३ / २०१८ क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी /( टीसी) / ११०७४ / २०१ ९ 
२०१ ९ / १७२० / सन २०१८. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , २०२० /६७५ / सन २०१ ९ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एन-विभाग , मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सिद्ध दर्शन एन-विभाग, मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , एन . 

के . 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस . नं . ५१०५ ते ५१२० , कलिंगा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस . नं . २३७ , 
व्हिलेज घाटकोपर किरोळ , हिंगवाला लेन , घाटकोपर ( पूर्व) , २३७ / १-३, ५१३ ते ५१६, सीटीएस नं . ६३४ , ६३५ / ४-६, निळकंठ 
मुंबई ४०० ०७७, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , किंगडम , नाथानी रोड, विद्याविहार ( प.), मुंबई ४०० ०८६, ही 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यांत संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 

करण्यात आले आहे. 
कैलास प्र . जेबले, 
उप निबंधक , 

शिरीष कुलकर्णी, 
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१८ . सहकारी संस्था, एन -विभाग, मुंबई . 

उप निबंधक , 

दिनांक २ मे २०१ ९ . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग , मुंबई यांजकडून 

सहकारी संस्था, एन -विभाग, मुंबई. 
अधिसूचना 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी/ (टीसी) / ११०७३ / २०१९ 

अधिसूचना 
२०२० / ६७४ / सन २०१९ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी/ (टीसी)/११०७२/ ६७० / 
एन-विभाग , मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 

२०१९ -२०२० / सन २०१९. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
नालंदा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस . नं . २३७, एन-विभाग, मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , एन. के . 
२३७ / १-३, ५१३ ते ५१६ , सीटीएस नं . ६३४, ६३५ / ४-६, निळकंठ मिथीला को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस . नं . २३७, 
किंगडम , नाथानी रोड, विद्याविहार ( प.), मुंबई ४०० ०८६, ही २३७ / १-३ , ५१३ ते ५१६ , सीटीएस नं . ६३४ , ६३५ / ४-६ , निळकंठ 
संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा किंगडम , नाथानी रोड, विद्याविहार (प.), मुंबई ४०० ०८६, ही 
अधिनियम क्र . २४ ) ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ अधिनियम क्र . २४ ) ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे व उक्त 
चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
करण्यात आले आहे . 

उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 

करण्यात आले आहे . 
शिरीष कुलकर्णी, 
उप निबंधक , 

शिरीष कुलकर्णी, 
दिनांक २ मे २०१ ९ . सहकारी संस्था, एन -विभाग , मुंबई. 

उप निबंधक , 
दिनांक ३० एप्रिल २०१ ९ . सहकारी संस्था, एन -विभाग , मुंबई . 


एन. के . 


नवी मुंबई, 


नवी मुंबई , 


~ 


३७ 


. 


नवी मुंबई, 


नवी मुंबई, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग, मुंबई यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था, एन -विभाग, मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी/ (टीसी)/ ११०७१/ ६६८ / क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी /( टीसी) / ११०५८ / ४३३ / 
२०१ ९ -२०२० / सन २०१ ९ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , २०१८-२०१९ / सन २०१ ९. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एन-विभाग, मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , एन. के. अवध एन-विभाग, मुंबई , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , वृंदावन 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . २३७, २३७ / १ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट नं . ५७, सीटीएस नं . 
३ , ५१३ ते ५१६, सीटीएस नं . ६३४, ६३५ / ४-६, निळकंठ किंगडम , ५ ९ ८५, आर . बी . मेहता रोड, घाटकोपर ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७७ , 
नाथानी रोड , विद्याविहार ( प.), मुंबई ४०० ०८६, ही संस्था , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम चा अधिनियम २४ ) ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे व उक्त 
२४ ) ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
१०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात करण्यात आले आहे . 
आले आहे . 

शिरीष कुलकर्णी, 
शिरीष कुलकर्णी, 

उप निबंधक , 
उप निबंधक , 

दिनांक २५ मार्च २०१ ९ . सहकारी संस्था, एन-विभाग , मुंबई. 
दिनांक ३० एप्रिल २०१९ . सहकारी संस्था, एन -विभाग, मुंबई. 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, एन -विभाग , मुंबई यांजकडून 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
अधिसूचना 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी/ (टीसी)/ १०८६६/ १३७५ / 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी/ (टीसी)/ ११०५ ९/ ४३५ / २०१७-२०१८ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
२०१८-२०१९ / सन २०१९ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन-विभाग, मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री शंकर 
एन -विभाग , मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , गोकुळ विजय को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट नं . १ , १( पार्ट ), 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट नं . ५ ९ , सीटीएस नं . राजावाडी, घाटकोपर ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७७, ही संस्था, महाराष्ट्र 
५ ९८३, आर. बी . मेहता रोड , घाटकोपर ( पूर्व) , मुंबई ४०० ०७७, सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम २४ ) 
ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
चा अधिनियम २४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 
करण्यात आले आहे. 

कैसास प्र. जेबले, 
शिरीष कुलकर्णी, 

उप निबंधक , 
उप निबंधक , 

दिनांक ८ जून २०१७. 

सहकारी संस्था, एन-विभाग , मुंबई. 
दिनांक २५ मार्च २०१९ . सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई. 


नवी मुंबई, 


नवी मुंबई, 


३८ 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ /ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल /( ओ )/ ११६९ ३ / २०१९ क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी)/ ४१०५ / 
२०२० / सन २०१९. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग, २०१९ -२० / सन २०१९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , पर्ल बेलेझा प्रिमायसेस पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि ., प्लॉट नं . ८ , सीटीएस नं . ९ १० , 

की , दिप सिटी (बिल्डींग नं . एच) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., 
डी. के. सांडू मार्ग, १९वा रोड, वामन हरी पेठेसमोर , चेंबूर , सर्वे नं . १५०-१( १), १५०-१( २), १५०-१( ३), उसी खुर्द, ता . 
मुंबई ४०० ०७१, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , पनवेल , जि . रायगड आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी ) / 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त ४१०५ / २०१ ९ -२० / सन २०१ ९ , दिनांक १० एप्रिल २०१९ ने ही संस्था 
अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 
चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " नियम २४ ) च्या कलम ९( १ ) आणि कलम १५४ ( ब )( २ ) अन्वये 
असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था नियम १०( १ ) आणि कलम १५४ ( ब )( २ ) अन्वये 
स्नेहा जोशी, 

तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
मुंबई , 

उप निबंधक , 

सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
दिनांक २ मे २०१ ९ . सहकारी संस्था, एम-विभाग , मुंबई . 

चेतन चौधरी, 
सह निबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 

पनवेल , 

सहायक निबंधक , 
झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

दिनांक १० एप्रिल २०१ ९ . सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल. 
अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१/ टे.सी.६ / सन २०१९. – सह 

अधिसूचना 
निबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई, यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी)/ ४१०७ / 
व नोंदणी प्रमाणपत्र , हंस रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, २०१९ -२० / सन २०१९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
बिल्डींग नं . २, सीटीएस नं . ९१५ ( पार्ट ), ९ १६ ( पार्ट ), ९१७ ( पार्ट ) 

पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
आणि ९ २२ ( पार्ट ) ऑफ व्हिलेज कुर्ला-II , तालुका कुर्ला, मसरानी 

की , दिप सिटी (बिल्डींग नं. एल ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., 
लेन, विनोबा भावे नगर , कुर्ला (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०७० , या 

सर्व्हे नं . १५०-१ (१), १५०-१ ( २ ), १५०-१( ३), उसी खुर्द , 
नावाने दिले असून , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / 
१ ९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) कलम 

एचएसजी /( टीसी) / ४१०७ / २०१९ -२० / सन २०१९ , दिनांक १० एप्रिल 
९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस . 

२०१ ९ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन 
टी.सी./ १२ ९ ८३ / सन २०१९ , दिनांक ६ मे २०१ ९ नुसार नोंदविण्यात 

१९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम २४ ) च्या कलम ९( १) आणि कलम 
आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

१५४( ब)( २ ) अन्वये तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
संस्था १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण भाडेकरू " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
सहभागिदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


. 


जी ./ 


डॉ . स्मिता गायकवाड , 
सह निबंधक , सहकारी संस्था 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), 

झो.पु.प्रा ., मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ६ मे २०१ ९ . 


चेतन चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल . 


पनवेल , 
दिनांक १० एप्रिल २०१ ९. 


३ ९ 


" 


पनवेल , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१ ९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी) / ४१०२ / क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / ४०९ ५ / 
२०१९ -२० / सन २०१९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , २०१८-१९ / सन २०१९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , दिप सिटी (बिल्डींग नं. ए) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. की , अगस्त पार्क सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्व्हे नं. ५ ९/ ०, देवद 
सर्व्हे नं . १५०-१( १ ), १५०-१( २), १५०-१ ( ३) , उसी खुर्द , ता . पनवेल , जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
ता . पनवेल, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी) / ४० ९ ५ / २०१८-१९ / सन २०१९ , दिनांक ११ मार्च 
एचएसजी /(टीसी ) / ४१०२ / २०१९ -२० / सन २०१ ९, दिनांक १० एप्रिल २०१९ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन 
२०१९ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये 
( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १ ) तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 
आणि कलम १५४ ( ब )( २ ) अन्वये तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वये संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू संस्था " करण्यात आले आहे . 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था करण्यात आले आहे. 

चेतन चौधरी , 
चेतन चौधरी, पनवेल , 

सहायक निबंधक , 
सहायक निबंधक , 

दिनांक ११ मार्च २०१ ९. सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल. 
दिनांक १० एप्रिल २०१ ९ . सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / (टीसी) / ६१२ / 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी) / ४१०३ / ४० ९८ / २०१९ -२० / सन २०१९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
२०१९ -२० / सन २०१ ९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ओम श्री गणेश दर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्व्हे नं . 
की , दिप सिटी (बिल्डींग नं . सी ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. २२७/०, घर नं . ३४५, जुई कामोठे, ता. पनवेल, जि . रायगड, 
सर्व्हे नं . १५०-१( १), १५०-१ ( २), १५०-१( ३), उसी खुर्द , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी) / ४० ९८ / 
ता . पनवेल, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / २०१९ -२० / सन २०१ ९, दिनांक १ एप्रिल २०१९ ने ही संस्था महाराष्ट्र 
एचएसजी/ (टीसी )/ ४१०३/ २०१९ -२० / सन २०१९, दिनांक १० एप्रिल सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम 
२०१ ९ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० क्रमांक २४) च्या कलम ९ ( १) आणि कलम १५४( ब )( २ ) अन्वये 
( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ (१ ) तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
आणि कलम १५४ ( ब) ( २ ) अन्वये तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) आणि संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " संस्था " करण्यात आले आहे . 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
करण्यात आले आहे . 

चेतन चौधरी, 
पनवेल , 

सहायक निबंधक , 
चेतन चौधरी, 

दिनांक १ एप्रिल २०१ ९ . सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल. 
पनवेल , 

सहायक निबंधक, 
दिनांक १० एप्रिल २०१ ९. सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल . 


. 


. 


४० 


. 


पनवेल , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
आदेश 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / बाबा अमरनाथ हौ / नोंदणी रद्द । क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी) / ७०६ / 
६०९ / सन २०१९ .- महाराष्ट्र , सहकारी संस्था, अधिनियम , १९ ६० चे ४१०९ / २०१ ९-२० / सन २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
चेतन चौधरी सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल, की , ओम साई धाम ओनर्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., प्लॉट 
जि . रायगड, या आदेशान्वये बाबा अमरनाथ सहकारी गृहनिर्माण 

नं . १२ , सर्वे नं . १०/५ , १०/७, १०/८ , ११/० , १२/० , १३/१, 
संस्था लि . उसी खुर्द, ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक 

डेरवली गाव, ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / (टीसी )/ २९ २२/ २०१४-१५/ सन 

पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / ४१० ९/ २०१९-२० / सन २०१९, दिनांक 
२०१४ , दिनांक ८ मे २०१४ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव 

१० एप्रिल २०१९ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
रद्द करीत आहे , सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात 

१९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम 
यावे. तसेच या आदेशापासून बाबा अमरनाथ सहकारी गृहनिर्माण 

९( १ ) आणि कलम १५४( ब )( २ ) अन्वये तीचे उपरिनिर्दिष्ट 
संस्था लि ., उसी खुर्द, ता . पनवेल, जि.रायगड ही संस्थापित संस्था 

अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
अस्तित्वात राहण्याचे बंद होईल. मा . विभागीय सहनिबंधक , 

१०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
म्हणून 
सहकारी संस्था, कोंकण विभाग , नवी मुंबई यांचेकडील उक्त वाचावे 

वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले 

आहे . 
क्र . २ मधील आदेशान्वये संस्थेवर नियुक्त केलेले सहकारी अधिकारी, 
श्रेणी-१ अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांनी 

चेतन चौधरी, 
शासकीय अभिहस्तांकिती म्हणून जबाबदारी पार पाडावी. 

सहायक निबंधक , 
सदरचा आदेश आज दिनांक २९ मार्च २०१ ९ रोजी माझे 

दिनांक १० एप्रिल २०१ ९ . सहकारी संस्था , पनवेल, ता . पनवेल . 
स्वाक्षरी व या कार्यालयाचे मुद्रेसह दिला असे. 

सहनिबंधक, सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 
चेतन चौधरी, 

झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 
सहायक निबंधक, 

अधिसूचना 
सहकारी संस्था , पनवेल, ता . पनवेल . 

क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / अ -१ /SRA/ CO /OW/ २१६६ ९ / 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 

सन २०१९.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई , यांचेकडून मंजूर केलेल्या 
अधिसूचना 

उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , ओम साई (ए ), एसआरए 
क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / (टीसी)/ ५४१/ 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , न.भू.क्र . ४४०/६, ४४०/७, 
४० ९ ७ / २०१८-१९ / सन २०१९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

४४०/७/१ ते २३, व्हिलेज आंबिवली, जय भवानी मार्ता मार्ग, 
पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 

अंधेरी (प.), मुंबई ४०० ०५८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
की , मरिआई कॉम्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं . 

अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम क्र . २४ ) कलम ९ (१ ) 
१, हिस्सा नं . ७ बी , कोप्रोली, ता . पनवेल, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक 

अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी. / टी.सी./ 
आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी) / ४०९ ७ / २०१८-१९ / सन 

१२९ ८७ / सन २०१९, दिनांक ९ मे २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व 
२०१९ , दिनांक २६ मार्च २०१ ९ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४ ) च्या १९ ६१ चा नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
कलम ९( १ ) अन्वये तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी संस्था 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण असे करण्यात आले आहे . 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे. 

डॉ . स्मिता गायकवाड , 
चेतन चौधरी, मुंबई , 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था 
सहायक निबंधक , दिनांक ९ मे २०१ ९ . 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
दिनांक २६ मार्च २०१ ९ . सहकारी संस्था , पनवेल, ता . पनवेल . 

झो.पु.प्रा. मुंबई . 


“ 


पनवेल , 


जी ./ 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 

४१ 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 
झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / अ-१/ SRA/CO/ OW/ २१७१० / सन क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / अ-१/ SRA/CO/OW/ २०६४२ / सन 
२०१ ९.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), २०१ ९.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई , यांचेकडून मंजूर केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई, यांचेकडून मंजूर केलेल्या 
उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, प्रार्थना अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, सुपार्वा अर्बाना सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित, प्लॉट नं . २६ , परेरावाडी , टी.पी.एस. III , २९ वा संस्था मर्यादित , सी विंग, सी.टी.एस.नं .१३३ / १, १३३/१ ते ६७, ऑफ 
रोड , पालीनाका , बांद्रा (प.), मुंबई ४०० ०५०, ही संस्था महाराष्ट्र व्हिलेज मोगरा , ता . अंधेरी , ओल्ड नागरदास रोड, अंधेरी ( पूर्व) , 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) चे कलम मुंबई ४०० ०६९ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस . १ ९ ६० ( १९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
टी.सी./ १२ ९ ८ ९ / सन २०१९ , दिनांक ९ मे २०१ ९ नुसार नोंदविण्यात एम.यू.एम. / एस.आर.ए./ एच.एस.जी./ टी.सी./ १२९ ८२/ सन २०१९, दिनांक 
आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी ४ मे २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम 
गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 

आहे . 

डॉ . स्मिता गायकवाड , 
मुंबई, सहनिबंधक , सहकारी संस्था 

डॉ . स्मिता गायकवाड , 
दिनांक ९ मे २०१९ . ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), मुंबई , 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था 
झो.पु.प्रा., मुंबई. दिनांक ४ मे २०१ ९ . 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झो.पु.प्रा., मुंबई. 
झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 
अधिसूचना 

झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१/टीसी-६ /SRA/CO/ OW/ 

अधिसूचना 
२१३६४ / सन २०१९. – सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / अ -१/SRA/ CO/OW/ २१६७४ / सन 
उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर २०१ ९.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
केलेल्या उपविधीची प्रत नोंदणी प्रमाणपत्र साई नित्यानंद नगर, एसआरए झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई , यांचेकडून मंजूर केलेल्या 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सीटीएस नं. ३९ २९ ( पार्ट ), ३९ ३० , उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र ओम साई ( बी ) एसआरए 
३ ९ ३१ ( पार्ट ), ३९ ३४ , ३ ९ ४५ ए ( पार्ट ), ३९ ४५ ब , मौजे घाटकोपर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , न.भू.क्र . ४४० / १९, ४४० /१९ / 
किरोळ, तालुका कुर्ला, अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड, नित्यानंद नगर, १ ते ७, ४४०/२०, ४४०/२०/१ ते ८ , व्हिलेज आंबिवली, जय 
घाटकोपर ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०८६, या नावाने दिली असून, ही भवानी माता मार्ग, अंधेरी (प.), मुंबई ४०० ०५८ , ही संस्था 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) 
२४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ 
एच.एस.जी./ टी.सी./ १२९ ८१/ सन २०१९ , दिनांक ८ मे २०१ ९ नुसार एच.एस.जी. / टी.सी./ १२९ ८८ / सन २०१९ , दिनांक ९ मे २०१९ नुसार 
नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


. 


. 


~ 


मुंबई, 
दिनांक ८ मे २०१ ९ . 


डॉ . स्मिता गायकवाड, 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 

झो.पु.प्रा., मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक ९ मे २०१९ . 


डॉ . स्मिता गायकवाड , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था 
(पूर्व व पश्चिम उपनगरे), 

मुंबई. 


झो.पु.प्रा ., 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ६ 


. 


. 


~ 


४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 
झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी/ टीसी / १२ ९ ८४ / SRA/CO / 

क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / अ -१/SRA/ CO/OW/ २१५७५ / सन 
OW/ २११४१/ सन २०१९. – सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व 

२०१९.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , 
पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई, यांचेकडून 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई , यांचेकडून मंजूर केलेल्या 
मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , शिवकृपा एसआरए 

उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , श्रद्धा हाईट्स, बी -विंग सहकारी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सर्व्हे नं . ३४ , हिस्सा नं . २ , 

गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी.टी.एस.नं. ४८१, ४८१/१ ते १५, 
सी.टी.एस. नं . ७५, पाटीलवाडी, कोपरी व्हिलेज , इस्टर्न एक्सप्रेस 

४८२, आणि ४८२/१ ते ५ , ऑफ व्हिलेज गुंदवली, ता . अंधेरी , 
हायवे, चेकनाका, मुलुंड ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८१. ही संस्था , 

तेली गल्ली क्रॉस रोड, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६ ९, ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( १९ ६१ चा महा . 
चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ 

२४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ 
एच.एस.जी. / टी.सी./१२ ९ ८४ / सन २०१९ , दिनांक ७ मे २०१९ नुसार 
नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि 

एच.एस.जी./टी.सी./ १२९ ८६ / सन २०१९, दिनांक ९ मे २०१ ९ नुसार 

नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १०( १) अन्वये 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


~ 


स्मिता गायकवाड , 
मुंबई, 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था 
दिनांक ७ मे २०१ ९ . 

(पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 

झो.पु.प्रा ., मुंबई. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई शहर, झो.पु.प्रा. 

मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक SRA/CO/OW/ २१६५ ९ / सन २०१ ९.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ), मुंबई, यांचेकडून 
मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , महात्मा फुले 
एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी.एस.नं. १९ ८० 
( पार्ट ), ऑफ डिव्हीजन प्लॉट नं . १५३ अ (पार्ट ), १५० अ ( पार्ट ), 
स्क्रीम -३, नरिमन पॉईट , मुंबई ४०० ०२१, ही संस्था, 

ही संस्था , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) चे कलम 
९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस . 
टी.सी. / १३१७८ / सन २०१९, दिनांक ६ मे २०१९ नुसार नोंदविण्यात 
आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


. 


डॉ . स्मिता गायकवाड , 
मुंबई , 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था 
दिनांक ९ मे २०१९ . 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), 

झो.पु.प्रा . मुंबई . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , महाड , जि . रायगड 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिम / संस्था नोंदणी / अधिसू / सन २०१ ९. - सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था, महाड , जि . रायगड जाहीर करतो की , 
नियोजित शिवसमर्थ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., 
बिरवाडी, ता . महाड, जि . रायगड ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ एमएचडी / आरएसआर /( सी आर ) / 
१२५३/ २०१९ -२० / सन -२०१९, दिनांक २ मे २०१९ नुसार नोंदविण्यात 
आली आहे. 

उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ साधन संस्था ” असून उप वर्गीकरण “कर्ज देणारी साधन 
संस्था " आहे. 


~ 


जी ./ 


“ 


रविंद्र इटकर, 


मुंबई , 
दिनांक ६ मे २०१ ९ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

मुंबई शहर , झो.पु.प्रा . मुंबई. 


महाड , 
दिनांक २ मे २०१ ९ . 


सुनिल मोरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाड ( रायगड ). 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 

४३ 
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांजकडून जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदूर्ग यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 

मध्यंतरीय आदेश 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क -१/ मध्यंतरीय आदेश / सन २०१९ / 

क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१/ मध्यंतरीय आदेश / सन २०१९ / 
३४१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम १९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम 

३४२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम १९ ६० ( महाराष्ट्र 
क्र . २४ ) चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी 

अधिनियम क्र . २४) चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) अन्वये मला प्राप्त 
संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , केसरी दुध 

झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , 
उत्पादक सह संस्था मर्या. केसरी, ता . सावंतवाडी, जि . सिंधुदुर्ग सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , 
नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एसडब्लूडी/ अजीआर / ओ/ ४५९ /१७ दिनांक हरकुळ गोड्या पाण्यातील मच्छीपालन व्याव. सह संस्था मर्या.हरकुळ 
२४ मे २०१७ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच 

खुर्द, ता. कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एमएलएम / 
अधिकारातील कलम १०३ ( १) अन्वये सहकारी अधिकारी , 

आरएसआर / एसआर/ ३१९ / २०१२, दिनांक १९ जुलै २०१२ या संस्थेचा 
श्रेणी-२, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग 

कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३ 
यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यांत येत आहे. 

( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय 
संस्थेच्या अधिका- यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा दावा 

विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त 

म्हणून नेमण्यात येत आहे . 
ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दीष्ट ऋणपरिशोधक / संस्थेच्या अधिका- यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. हा आदेश माझ्या सही व संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु 

किंवा दावा 
शिक्यानिशी आज दिनांक १३ मे २०१९ रोजी दिला आहे . 

तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त 

ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दीष्ट ऋणपरिशोधक / 
डी . एस . खताळ , 

अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी . 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १३ मे 

२०१ ९ रोजी दिला आहे . 
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांजकडून 
अधिसूचना 

डी . एस . खताळ , 
क्रमांक जिविअ /सिंधु/ क -१/ मध्यंतरीय आदेश / सन २०१९ / 

सहायक निबंधक , 
३४०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम १९ ६० ( महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग . 
अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम १०२ ( १) ( क ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर/ उत्तर विभाग, मुंबई 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , 

यांजकडून 
त्रिमुर्ती दुध उत्पादक सह संस्था मर्या. पारपोली, ता . सावंतवाडी, 

अधिसूचना 
जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एसडब्लूडी/ अजीआर / ओ / 
४६०/१७, दिनांक ६ जून २०१७ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूआरउ / एचएसजी/ (टीसी) / १५८ ९ १ / 
यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३ (१ ) अन्वये सहकारी २०१ ९-२०२० / सन २०१९ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर उत्तर 
अधिकारी श्रेणी-२, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी 

विभाग मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ओम श्री गणेश 
सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यात येत 

को - ऑप, हौ. सो . लि ., सी.टी.एस. नं. ३७४ , बी / १९ पद्यमा नगर , 
आहे . 

चिकुवाडी, बोरीवली ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०९ २, ही संस्था , 
संस्थेच्या अधिका- यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा दावा 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ अन्वये 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त 

नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि 
ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दीष्ट ऋणपरिशोधक / 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. हा आदेश माझ्या सही व वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
शिक्यानिशी आज दिनांक १३ मे २०१ ९ रोजी दिला आहे. सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

सं . वि . निकम, 
डी . एस . खताळ , मुंबई , 

उप निबंधक , 
सहायक निबंधक , 

दिनांक १४ मे २०१ ९ . 
सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग. 

सहकारी संस्था, आर उत्तर विभाग मुंबई . 
भाग एक ( को.वि.पु.) — ६ अ 


- 


~ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर / उत्तर विभाग , मुंबई उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर/ उत्तर विभाग, मुंबई 
यांजकडून 

यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूआरउ/ एचएसजी / (टीसी) /१५८७९ / क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूआरउ / एचएसजी /(टीसी) /१५८७५ / 
२०१ ९-२०२० / सन २०१९ . - उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन २०१९ -२०२० / सन २०१ ९ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
विभाग , मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , पुष्प विनोंद-२ आर उत्तर-विभाग, मुंबई , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री 
( ज्वाला इस्टेट ) को - ऑप. हौ . सो . लि ., एफपी नं . ७५७, ७५८ , रसराज टॉवर को - ऑप, हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सीटीएस नं . 
टीपीएस III , बोरीवली, सर्व्हे . नं . ११५ - अ ९( पार्ट ), जूना सीटीएस २४७२, २४७२/१ ते १२ रोकडीया क्रॉस लेन बोरीवली ( पश्चिम ) , 
८१५ आणि ८१५/१ ते ७५, एस . व्ही . रोड, बोरीवली (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०९ २, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
मुंबई ४०० ०९ २, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) ९( १) अन्वये नोंदविण्यांत 
१९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) ९( १) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
“ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

सं . वि . निकम, 
सं . वि . निकम, मुंबई , 

उप निबंधक , 
मुंबई , 

उप निबंधक, 

दिनांक १ एप्रिल २०१ ९ . सहकारी संस्था, आर उत्तर विभाग मुंबई. 
दिनांक ९ मे २०१ ९ . सहकारी संस्था , आर उत्तर विभाग मुंबई. 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर/ उत्तर विभाग, मुंबई 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, आर/ उत्तर विभाग, मुंबई 

यांजकडून 
यांजकडून 

अधिसूचना 
अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूआरउ / एचएसजी/( टीसी) /१५८७८ / 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूआरउ / एचएसजी/ (टीसी ) / १५८ ९ ० / २०१९ -२०२० / सन २०१९ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर उत्तर 
२०१९ -२०२० / सन २०१९ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर विभाग , मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , डिव्हाईन पॅराडाईस 
उत्तर-विभाग , मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सुंदरम को - ऑप . हौ . सौ . लि ., सी . टी . एस . नं . ११७६ , व्हिलेज एक्सर , 

अपार्टमेंट को - ऑप . हौ . सो . लि ., सी . टी . एस . नं . ६६१/१ आणि आय.सी. कॉलनी, बोरीवली ( प), मुंबई ४०० १०३, ही संस्था , 
६६२ व्हिलेज दहिसर रघुनाथ म्हात्रे रोड , विठ्ठलमंदिर जवळ, दहिसर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०६८, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था क्र . २४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) ९ ( १ ) कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१ ) वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण आले आहे . 
" भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

सं . वि . निकम, 
मुंबई , 

उप निबंधक , 
सं . वि . निकम, 

दिनांक ६ मे २०१ ९ . सहकारी संस्था, आर- उत्तर विभाग, मुंबई . 
मुंबई, 

उप निबंधक , 
दिनांक १० मे २०१ ९ . सहकारी संस्था , आर उत्तर विभाग मुंबई . 


४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 

नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ मे २०१९ 


अधिसूचना 


. 


• 


क्रमांक टिपीबी. ४३१८ / प्र.क्र .२६ / २०१८ / नवि -११. - ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीबी. ४३०६ / 
५६४ / प्र.क्र .५५ /०६ / नवि -११, दिनांक १२ डिसेंबर २००७ अन्वये नवी मुंबई महानगरपालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ 
( यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम असा केलेला आहे) चे कलम ३७ पोट-कलम (२ ) खालील तरतूदीनुसार, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ 
चे पोट-कलम ( १) नुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेने शासनास मंजूरीसाठी सादर केलेले नवी मुंबई महानगरपालिका विकास नियंत्रण विनियम 
१ ९९ ४( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त विनियम ” असा केलेला आहे.) काही विनियम प्रलंबित ठेवून मंजूर केलेले होते व ते दिनांक २७ डिसेंबर २००७ 
पासून अंमलात आलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विनियमातील प्रलंबित ठेवलेल्या विनियमास उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७, पोट- कलम ( २ ) नुसार शासन 
नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीबी. ४३०६/ ५६४ / प्र.क्र .५५/ ०६/ नवि -११, दिनांक २१ जुलै २००८ अन्वये मंजुरी देण्यात आलेली 
असून सदरचे विनियम दिनांक २३ जुलै २००८ पासून अंमलात आलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीबी. ४३१८ / प्र.क्र .२६/ २०१८ / नवि -११, दिनांक २९ जून २०१८ अन्वये 
सिडकोच्या नवी मुंबई अधिसूचित क्षेत्राच्या सर्वसाधारण विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक / कमी उत्पन्न घटक यांच्या 
गृहबांधणीसाठी २.५० चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करणेच्या अनुषंगाने फेरबदल मंजूर करणेत आलेला आहे . नवी मुंबई महानगरपालिकेचे क्षेत्र हे सदर 
नवी मुंबई अधिसूचित क्षेत्राचा भाग असून त्याकरिता सिडको हे नवनगर विकास प्राधिकरण , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११३ खालील तरतूदीनुसार 
कार्यरत आहे. त्यामुळे उक्त विनियमामध्ये सुद्धा समान तरतूद अंतर्भूत करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक / कमी उत्पन्न घटक यांच्या गृह बांधणीसाठी २.५० चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करणेच्या अनुषंगाने 
उक्त विनियमामध्ये योग्य ते फेरबदल करणेबाबत राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या 
पोट- कलम (१ कक ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन शासनाने प्रस्तावित फेरबदलाविषयी जनतेकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी प्रस्तावित 
फेरबदलाची सूचना क्रमांक टिपीबी. ४३१८ / प्र.क्र .२६ / २०१८ / नवि -११, दिनांक २९ जून २०१८ सह वाचावयाचे समक्रमांकाचे शुद्धिपत्रक दिनांक 
४ ऑगस्ट २०१८ रोजी निर्गमित करण्यात आले होते आणि सदर सूचने सोबतचे परिशिष्टात नमूद केलेल्या प्रस्तावित फेरबदलाबाबत ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त फेरबदल ” असा करण्यात आलेला आहे) प्राप्त होणा- या हरकती/ सूचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन अहवाल सादर करणेसाठी 
सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग यांची नेमणूक ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त अधिकारी ” असा करण्यात आला आहे. ) करण्यात आली 
आहे : 


सम 


" 


शासन राजपत्र 


. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित फेरबदलावर जनतेकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी शासन सूचना क्रमांक टिपीबी.४३१८ / प्र.क्र .२६/ २०१८ / 
नवि -११, दिनांक २९ जून २०१८ ही महाराष्ट्र शासन राजपत्रात १९ -२५ जुलै, २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. आणि ज्याअर्थी, 
क्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात १६-२२ ऑगस्ट , २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले होते.(यापुढे ज्याचा 
उल्लेख 

असा करण्यात आला आहे.) आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी अधिनियमाचे कलम ३७( १कक ) अन्वये 
वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये त्यांचा अहवाल नगररचना संचालनालयामार्फत शासनास सादर केला 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेता व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्ला 
मसलत केल्यानंतर उक्त फेरबदल जनहिताच्या दृष्टीने मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( १कक)( ग ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करुन शासन 
याद्वारे 

( अ ) उक्त फेरबदलात कोणतीही सुधारणा न करता सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केल्यानुसार मान्यता देत आहे. 
( ब ) सदरहू अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचा दिनांकापासून सदर सुधारणा अंमलात येईल . 

( क ) नवी मुंबई महानगरपालिका यांना निर्देशित करण्यात येते की , सदर विनियमाच्या मंजूरीच्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या 
नोंदीनंतर सोबतचे परिशिष्टामधील नविन नोंद समाविष्ट करावी . 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

म . मो . पाटील , 
शासनाचे अवर सचिव . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
BfRqeat 9. feuiat. 8386/7. . pɛ / 8080 /afa - 88 , fchlich plo # ,2088 Hanet affare . 

परिशिष्ट 


The following new Regulation No. 38.1 (AA ) is inserted 


Land Use 


Maximum Permissible FSI 


( 1 ) 


( 2 ) 


2.5 


Housing Scheme to be undertaken by the 
CIDCO /Corporation for Economically 


Weaker Section (EWS ), and Low Income 


2 


Group (LIG ) having at least 60 % built up area 


in the form of tenements under EWS & LIG 


categories , as per the provision specified in 


Appendix . 


Appendix 


Regulation No. 38.1 (AA ) 


Provision for undertaking Housing Schemes for Economically Weaker Section (EWS) and Low 

IncomeGroup (LIG ) under Regulation 38.1 (AA ). 
1 . Area of the plot for undertaking Housing Schemes for EWS and LIG shall not be less than 4000 
Sq.mt. and should derive vehicular access from the roads of 18 m or wider right of way . However the size of 
plot may be reduced by the Municipal Commissioner, NaviMumbai Municipal Corporation considering the 
requirement and hardship . 


2. Total permissible FSI shall be 2.5 on gross plot area , excluding 15 % open space area . 


3. For the purpose of this regulation the carpet areas for EWS and LIG tenements shall be determined 
by the Government from time to time. 


4. 15 % of the plot area shall be specifically designated for amenity space which is developed by the 
CIDCO /Corporation for primary school, dispensary , library , vegetable market, gymnasium , crèche etc. as per 
the need of neighborhood as decided by the Municipal Commissioner, Navi Mumbai Municipal Corporation . 
1/5th of the permissible FSI of amenity space may be utilized for other CommercialPurpose such as Convenience 
shopping. 


5. The width of common passage normally shall be 1.80 m minimum and will not exceed 2.0 m in any 
case , it shall not be counted towards FSI. 


6. Where the location of the plots abuts a watercourse, the marginal open space along such watercourse 
shall be minimum of 9 m . and 15 m . from the edge of Nala and River respectively . 


7. The site for such housing project shall be within 500 mts. from Metro Station and 300 mts. from Bus 
Stand / Bus Station . 


A. AT. qien 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 


४७ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 27th May , 2019 . 


NOTIFICATION 


No. TPB 4318 /CR - 26 /2018 /UD - 11. — Whereas , the Government ofMaharashtra , in Urban Development 
Department, vide its Notification No. TPB - 4306 /564 /CR -55 /06 /UD - 11 , dated the 12th December 2007, under 
sub - section ( 2 ) of Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to 
as “ the said Act ” ) sanctioned the DevelopmentControl Regulations for NaviMumbaiMunicipal Corporation 
1994 (hereinafter referred to as the " the said Regulations " ) as submitted under sub -section ( 1 ) of the Section 
37 of the said Act by NaviMumbaiMunicipal Corporation (hereinafter referred to as “ the said Corporation ” ) for 
its area by keeping some of the Regulations in abeyance and whereas the said Regulations have come into force 
with effect from 27th December 2007 ; 


And whereas , the Government in Urban Development Department, vide its Notification No.TPB /4306 / 
564/CR -55 /06 /UD - 11 dated the 21st July 2008 has sanctioned the Regulations which are kept in abeyance vide 
its earlier Notification dated 12th December , 2007 under sub -section ( 2 ) of Section 37 of the said Act, and the 
same have come into force with effect from 23rd July 2008 ; 


And whereas, the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPB . 4318 /CR 
26 / 2018 /UD - 1,dated 29th June, 2018 has sanctioned the modifications to the CIDCO s General Development 
Control Regulations for NaviMumbai Notified Area in respect of permitting 2.5 F.S.I. for Housing Schemes of 
EconomicalWeaker Section / Low Income Group . NaviMumbai Municipal Corporation Area is the part of Navi 
Mumbai Notified Area , for which the CIDCO is the New Town Development Authority under Section 113 of the 
said Act . Therefore the same provision should be included in the said Regulations ; 


And whereas , the Government in the Urban Development Department has decided in the public interest 
to carry out urgently a suitable modification to the said Regulations in respect of permitting 2.5 F.S.I. for 
Housing Schemes of Economical Weaker Section / Low Income Group. And whereas, the Government, in 
exercise of the powers conferred under sub - Section ( 1AA ) of Section 37 of the said Act, had issued Notice 
No. TPB 4318 /CR - 26 /2018 /UD - 11, dated 29th June, 2018 read with corrigendum of even number dated 4th 
August, 2018 for inviting suggestions/ objections from the general public with regard to certain modifications 
proposed in respect of the said Regulations ( hereinafter referred to as “ the proposed modifications”) as 
specifically described in the Schedule appended to the said Notice and appointed the Joint Director of Town 
Planning, Konkan Division as the Officer (hereinafter referred to as “ the said Officer ") to submit a Report on 
the objections/suggestions received in respect of the proposed modifications to the Government, after giving 
hearing to the concerned persons and the said Authority ; 


And whereas, the said Notice No. TPB 4318 /CR - 26 / 2018 /UD - 11 , dated 29th June , 2018 was published in 
the Maharashtra Government Gazette - Konkan Division Supplement dated 19-25 July , 2018. And whereas, 
corrigendum of even number dated 4th August, 2018 was published in the Maharashtra Government Gazette 
- Konkan Division Supplement dated 16-22 August , 2018 (hereinafter referred to as “ the OfficialGazette ” and 
the said Officer submitted his Report vide letter dated 28th November 2018 through the Director of Town 
Planning,Maharashtra State , after completing the legal procedure as stipulated under Section 37( 1AA ) of the 
said Act ; 

And whereas, after considering the Report of the said Officer and after consulting the Director of Town 
Planning ,Maharashtra State , the Government is of the opinion that the proposed modification is required to 
be sanction ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred upon it under section 37 ( 1AA )(c ) of the 
said Act, the Government hereby : 


(A ) Sanctions the proposed modifications, without any changes as described more 
specifically in the Schedule appended hereto . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 

( B ) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date 
of coming into force of this sanctioned modification . 

(C ) Directs the Navi Mumbai Municipal Corporation that in the Schedule of 
Modifications sanctioning the said Regulations , after the last entry , the Schedule appended 
hereto shall be added . 

This Notification shall also be available on the Govt . of Maharashtra website : www . 
maharashtra.gov.in (Acts / Rules ) 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M.M. PATIL , 

Under Secretary to Government. 
Accompaniment to Notification No. TPB -4318 / CR - 26 / 2018 /UD - 11 , dated 27th May 2019 . 


SCHEDULE 


1. The following new Regulation No. 38.1 (AA ) is inserted 


Land Use 

( 1 ) 


Maximum Permissible FSI 

( 2 ) 


Housing Scheme to be undertaken by the 

2.5 
CIDCO / Corporation for Economically 
Weaker Section (EWS ), and Low Income 
Group (LIG ) having at least 60 % built up area 
in the form of tenements under EWS & LIG 
categories , as per the provision specified in 
Appendix . 

Appendix 

Regulation No. 38.1 (AA ) 
Provision for undertaking Housing Schemes for Economically Weaker Section (EWS) and 
Low Income Group (LIG ) under Regulation 38.1 (AA ). 

1. Area of the plot for undertaking Housing Schemes for EWS and LIG shall not be less than 4000 Sq.mt. 
and should derive vehicular access from the roads of 18 m . or wider right of way. However the size of plot may 
be reduced by the Municipal Commissioner, Navi MumbaiMunicipal Corporation considering the requirement 
and hardship . 

2. Total permissible FSI shall be 2.5 on gross plot area , excluding 15 % open space area . 

3. For the purpose of this regulation the carpet areas for EWS and LIG tenements shall be determined 
by the Government from time to time. 

4 . 15 % of the plot area shall be specifically designated for amenity space which is developed by the 
CIDCO / Corporation for primary school, dispensary , library , vegetable market, gymnasium , crèche etc. as per 
the need of neighborhood as decided by the Municipal Commissioner , Navi Mumbai Municipal Corporation . 
1/5th of the permissible FSI of amenity space may be utilized for other Commercial Purpose such as Convenience 
shopping 

5. The width of common passage normally shall be 1.80 m .minimum and will not exceed 2.0 m . in any 
case , it shall not be counted towards FSI. 

6. Where the location of the plots abuts a watercourse, themarginal open space along such watercourse 
shall be minimum of 9 m . & 15 m . from the edge of Nala & River respectively . 

7. The site for such housing project shall be within 500 mts . from Metro Station and 300 mts . from Bus 
Stand / Bus Station . 


M.M. PATIL , 
Under Secretary to Government . 


४ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 

नगरविकास विभाग 


मंजूर केलेली 


. 


~ 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ मे २०१९ . 

अधिसूचना 
क्रमांक टिपीबी . ४३१४ / ६३० / प्र.क्र .१७५ / २०१५ / नवि - ११. – ज्याअर्थी, नगररचना योजना क्र . III , माहिम ( अंतिम ), ही शासनाने मंजूर केलेली 
असून ती दिनांक १ मार्च १ ९ ६१ पासून अंमलात आलेली आहे. आणि ज्याअर्थी, नगररचना योजना क्र . III, माहिम (प्रथम फेरबदल ) ( अंतिम) ही शासनाने 

असून ती दिनांक १ मे १९ ८६ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त योजना ” असा करण्यात आला आहे) ; 
आणि ज्याअर्थी, उक्त योजनेतील अंतिम भूखंड क्र . ३०४ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त भूखंड ” असा करण्यात आला आहे) ज्याचे क्षेत्र 
३२७ चौ . यार्ड आहे. या भूखंडाच्या बी फॉर्म मधील रकाना क्र . १६ येथे “ to be kept permanently vacant as an open 
space ” असे अभिप्राय आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त भूखंड बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जी / उत्तर प्रभागामध्ये स्थित आहे आणि जी / उत्तर प्रभागाचे सुधारीत विकास 
योजनेस (यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( यापुढे 
याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) चे कलम ३१(१ ) अन्वये शासनाने अधिसूचना क्रमांक टिपीबी. ४३९ १/ २४७६ / 
नवि -११ ( आरडीपी), दिनांक १० मार्च १९९ २ द्वारे मंजुरी दिली असून उक्त विकास योजना दिनांक २० एप्रिल १९९ २ पासून अंमलात आली आहे . 
आणि ज्याअर्थी, विकास योजनेनुसार सदर भूखंड रहिवास वापर विभागात स्थित असून सदर भूभागावर कोणतेही सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षण 
नाही. आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई विकास योजना -२०३४ ला उक्त अधिनियमाचे कलम ३१( १) अन्वये शासनाने अधिसूचना दिनांक ८ मे २०१८ द्वारे 
मंजुरी दिली असून उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे, आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई विकास योजना -२०३४ 
नुसार सदर भूखंड रहिवास वापर विभागात स्थित असून सदर भूभागावर कोणतेही सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षण नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, श्री . सुबोध नागेश जयकर यांनी दिनांक ७ ऑगस्ट २०१४ रोजीचे पत्राद्वारे उक्त विकास योजनेनुसार उक्त योजनेत उक्त 
भूखंडाबाबतचेरकाना क्र . १६ मधील अभिप्राय वगळून उक्त विकास योजनेनुसार रहिवास वापर विभागात समावेश करण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे 
कलम ९१ अन्वये उक्त योजनेत फेरबदल करण्याबाबत विनंती केली आहे 

आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे ) दिनांक ७ 
नोव्हेंबर २०१४ , दिनांक ११ एप्रिल २०१६ , दिनांक ११ ऑगस्ट २०१६ व दिनांक २ जानेवारी २०१७ रोजीचे पत्रान्वये असे कळविले आहे की , उक्त 
भूखंडाबाबत “ to be kept permanently vacant as an open space ” या अभिप्रायामुळे ज्याप्रमाणे काही जमीनमालक यांची जमीन व 
बांधकामापोटी कोणताही मोबदला न मिळता हिरावून घेतली, त्याप्रमाणे उक्त भूखंडाचेमालक हे उक्त भूखंड तसेच त्यावरील विद्यमान बांधकामापासून 
मिळणारे फायदे / मोबदला यापासून वंचित झाले आहेत. तसेच उक्त भूखंडावरील बांधकाम हे मोडकळीस आले असून त्यास तात्काळ दुरुस्तीची 
गरज आहे. तथापि , उक्त भूखंडाबाबतचे वर नमूद अभिप्रायामुळे दुरुस्तीसाठीदेखील महापालिकेकडून परवानगी देता येत नाही 

आणि ज्याअर्थी, उक्त योजनेतील उक्त भूखंडाबाबतचे to be kept permanently vacant as an open space. हे अभिप्राय 
वगळण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम ९१( २ ) अन्वये उक्त योजनेमध्ये फेरबदलासाठी उक्त महापालिकेस प्राधिकृत करण्याबाबत उक्त 
महानगरपालिकेने दिनांक ११ एप्रिल २०१६ रोजीच्या पत्राद्वारे शासन नगरविकास विभागास विनंती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती आणि उक्त महानगरपालिकेने केलेली विनंती विचारात घेता उक्त नगररचना योजनेत बदल करणे 
आवश्यक असून सदर बदल हा व्यापक बदल नाही अशी शासनाची धारणा झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना क्र . टिपीबी. ४३१४ / ६३० / प्र.क्र . १७५ / २०१५ / नवि -११, दिनांक २४ एप्रिल २०१७ द्वारे 
उक्त अधिनियमाचे कलम ९१(२ ) अन्वये उक्त योजनेत अधिसूचनेत नमूद केलेले फेरबदल करण्याचे महापालिकेस निर्देश दिले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महापालिकेने ठराव क्र . १११८, दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ अन्वये उक्त योजनेत फेरबदलाचा मसूदा तयार करून प्रसिद्ध 
करून कलम ९१ अन्वये कार्यवाही करणेस मान्यता दिली आहे. आणि ज्याअर्थी, त्यानुसार प्रस्तावित फेरबदलावर जनतेकडून हरकती / सूचना 
मागविण्यासाठी उक्त महापालिकेनेदिनांक ९ एप्रिल २०१८ रोजीची सूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात १९ -२५ एप्रिल २०१८ रोजी प्रसिद्ध केली , 

आणि उक्त अधिनियमाचे कलम ९ १ खालील कार्यवाही करून महापालिकेने दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे पत्राद्वारे फेरबदल प्रस्ताव अंतिम 
मान्यतेसाठी सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या फेरबदल प्रस्तावास सुधारणा न करता उक्त अधिनियमाचे कलम ९१ (६)( बी ) अन्वये 
मान्यता देणे आवश्यक असल्याची शासनास खात्री झाली आहे ; 

आणि त्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम ९१ ( ६ ) ( बी ) अन्वये प्राप्त अधिकारात शासन याद्वारे नगररचना योजना क्र . III , माहिम 
( प्रथम फेरबदल ) ( अंतिम ) मधील अंतिम भूखंड क्र . ३०४ बाबत खालील फेरबदल मंजूर करीत आहे : 
अंतिम भूखंड क्र . ३०४ चे बी फॉर्म मधील रकाना क्र . १६ येथील “ to be kept permanently vacant as an open space.” हे अभिप्राय 
वगळण्यात आले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 


म . मो . पाटील, 
शासनाचे अवर सचिव . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ७ 


40 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated 27th May 2019 


NOTIFICATION 


No. TPB . 4314 /630 /CR - 175 /2015 /UD - 11. — Whereas , the Town Planning Scheme No. III,Mahim ( Principal) 
(Final) has been sanctioned by the Government and came into force with effect from 1st March 1961. And 
whereas, Town Planning Scheme No. III, Mahim ( 1st Variation ) (Final) has been sanctioned by the State 
Government and came into force with effect from 1st May 1986 (hereinafter referred to as “ the said Scheme" ) ; 


And whereas , as per remarks in column No.16 of Form B of the said Scheme, Final Plot No. 304 (hereinafter 
referred to as “ the said Plot ”) admeasuring 327 sq. yard is “ to be kept permanently vacant as an open space” ; 


And whereas, the said plot is situated in G /North ward of Gr.Mumbai and the Revised Development Plan 
of G /North Ward (hereinafter referred to as the " said Plan ") has been sanctioned by the Government in Urban 
Development Department under section 31( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide Notification No.TPB . 4391/ 2476 /UD - 11 (RDP ), dated 10th 
March 1992 to came into force with effect from 20th April 1992. And whereas, as per the said Plan , said plot 
falls in residential zone and the same is not reserved for any public purposes. And whereas, Development Plan 
-2034 ofGreater Mumbai has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under 
section 31( 1) of the said Act vide Notification dated 8th May 2018 to came into force with effect from 1st 
September 2018 , And whereas, as per the Development Plan -2034 the said plot falls in residential zone and the 
same is not reserved for any public purposes ; 


And whereas, Shri Subodh Nagesh Jaykar vide his letter dated 7th August 2014 has requested for variation 
of the said schemeunder section 91 of the said Act for deletion of remark ofkeeping F. P. No. 304 permanently 
vacant as an open space and for inclusion of the said plot in residential zone as per the said Plan ; 


And whereas, as per letters/report dated 7th November 2014 , dated 11th April 2016 , dated 11th August 
2016 and dated 2nd January 2017 submitted by the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter 
referred to as “ the said Corporation ” ), it is stated that, owner of the said plot is deprived of the benefits/ 
compensation towards land as well as structure existing thereon , due to remarks that keeping F. P. No. 304 
permanently vacant as an open space, it is as good as owner is dispossessed and that too without awarding him 
compensation towards land and structure. Further the existing structure is in dilapidated condition and needs 
urgent repairs. However, permission for repairs cannot be granted by the said Corporation due to remarks 
that keeping F. P. No. 304 permanently vacant as an open space ; 


And whereas, the said Corporation vide its letter dated11th April 2016 has requested Government in 
Urban Development Department to issue Notification to authorize the said Corporation to carry out variation 
to the said Scheme under section 91 of the said Act , for deletion of the remark of keeping F. P. No. 304 
permanently vacant as an open space and to include the said plot in residential zone as per the said Plan ; 


And whereas, considering the above mentioned facts and the said Corporation s request the Government 
is of the opinion that it is necessary to vary the said scheme and the variation required to be made , is not of a 
substantial nature . 


And whereas, the Government ofMaharashtra directed the said Corporation to undertake the variation 
of the said Scheme under sub - section (2 ) of section 91 of the said Act as mentioned in the Notification bearing 
No. TPB . 4314 /630 /CR - 175 / 2015 /UD- 11 , dated 24th April 2017 ; 


And whereas, the said Corporation vide its Resolution No.1118 , dated 21st December 2017 has approved 
the proposal to prepare and publish the draft variation as per provision laid down under section 91 of the said 
Act . And whereas , accordingly Notice dated 9th April 2018 inviting objections / suggestions from the general 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२, २०१ ९ / ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 

५१ 
public for the proposed variation was published by the said Corporation in Maharashtra Government Gazette 
19-25 April , 2018 , and the said Corporation vide its letter dated 18th August 2018 , has accordingly submitted 
variation proposal in respect of the said Scheme for its final sanction , after following the procedure under 
section 91 of the said Act ; 


And whereas, Government finds that the variation published by the Said Corporation in Government. 
Gazette needs to be sanctioned without any modification under section 9166) of the said Act ; 


Now , therefore , in exercise of the powers vested under section 9106 )(b ) of the said Act, the Government 
hereby sanctions the said variation in the Town Planning Scheme No.III Mahim ( 1st Variation ) ( Final) in 
respect of Final plot No. 304 as follows : 


Remarks " to be kept permanently vacant as an open space.” in column 16 of " B " Form of Final Plot 
No. 304 is deleted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M.M. PATIL , 


Under Secretary to Government. 


HTT tato ( onl.fa.g.) - ( 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 

नगरविकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ मे २०१९ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , 


१ ९ ६६. 


क्रमांक टिपीबी ४३१८/ ५२२ / प्र.क्र .२६६ / २०१८ / नवि -११.– ज्याअर्थी, नगर रचना योजना सांताक्रुझ क्र.- V, ( प्रथम फेरबदल) ( अंतिम) , ही 
शासनाने मंजूर केलेली असून ती दिनांक १ फेब्रुवारी १९ ८२ पासून अंमलात आलेली आहे ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त योजना 
आला आहे ) ; 


" 


असा करण्यात 


" 


आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका असा करण्यात आला आहे ) दिनांक ७ 
सप्टेंबर २०१८ रोजीचे पत्रान्वये असे कळविले आहे की , जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, मुंबई उपनगर जिल्हा यांचेदिनांक २६ जुलै २०१८ रोजी 
चे पत्र उक्त महापालिकेस प्राप्त झाले आहे. ज्याद्वारे जागेवरील प्रत्यक्ष मोजणीनुसार उक्त नगर रचना योजनेतील अंतिम भूखंड क्र . ४२ व अंतिम 
भूखंड क्र . ७१ मध्ये ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त भूखंड असा करण्यात आला आहे ) क्षेत्राबाबत सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे 
महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले ; 


" 


. 


आणि ज्याअर्थी, जागेवर प्रत्यक्ष सर्वेक्षण आणि संयुक्त मोजणी करून जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख, मुंबई उपनगर जिल्हा यांनी 
त्यांचेकडील दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजीचे महापालिकेस सादर केलेल्या पत्राद्वारे अंतिम भूखंड क्र . ४२ चे क्षेत्रात ६३ ९.६३ चौ.मी. ऐवजी ७००.९ ० 
चौ.मी. व अंतिम भूखंड क्र .७१ चे क्षेत्रात ८५८.७० चौ.मी. ऐवजी ६८५.६८ चौ.मी. असा क्षेत्रात बदल करणेबाबत विनंती केली 


आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने दिनांक ७ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त योजनेत सुधारणा करण्याबाबत विनंती केली असून , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) कलम ९१( २) अन्वये 
उक्त नगररचना योजनेमध्ये फेरबदलासाठी निदेश देणेची शासनास विनंती केलेली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती आणि उक्त महानगरपालिकेने केलेली विनंती विचारात घेता उक्त नगररचना योजनेत बदल करणे 
आवश्यक असून, सदर बदल हा व्यापक बदल नाही ; 


नगर 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ९१ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार राज्य शासन उक्त महानगरपालिकेस , 
रचना योजना सांताक्रुझ क्र- V, ( प्रथम फेरबदल ) ( अंतिम ) मध्ये खालील बाबींसंदर्भात फेरबदल करणेसाठी प्राधिकृत करीत आहे ; 


. 


(१) जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख, मुंबई उपनगर जिल्हा यांनी जागेवर प्रत्यक्ष मोजणी केल्यानुसार नगररचना योजना सांताक्रुझ 
क्र- V , (प्रथम फेरबदल ) ( अंतिम ) मधील अंतिम भूखंड क्र .४२ चे क्षेत्रात ६३९.६३ चौ. मी. ऐवजी ७००.९० चौ . मी . व अंतिम भूखंड क्र . 
७१ चे क्षेत्रात ८५८.७० चौ . मी . ऐवजी ६८५.६८ चौ . मी . अशी सुधारणा करण्यात यावी. 


( २) वरील निदेशानुसार उक्त महानगरपालिकेने कलम ९१(२) मध्ये विहीत केलेप्रमाणे फेरबदलाचा मसुदा तयार करून या अधिसूचनेच्या 
दिनांकापासून सहा महिन्याचे मुदतीमध्ये शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील, 


शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 


५३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai 400 032 dated 27th May 2019 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No .TPB -4318 /522/CR - 266 /2018 /UD - 11. — Whereas , the Town Planning Scheme Santacruz No.V 
( 1st Variation ) (Final) has been sanctioned by the State Government and came into force with effect from 1st 
February 1982. (hereinafter referred to as “ the said Scheme" ) ; 


And whereas, Municipal Corporation ofGreater Mumbai (hereinafter referred to as “ the said Corporation ” 
) vide letter dated 7th September 2018 has informed that the said Corporation has received letter dated 26th 
July 2018 from District Superintendent of Land Record , Mumbai Suburban District, thereby brought to the 
notice of the said Corporation that as per actual area measurement on site, correction in areas are necessary 
in respect of Final Plot No. 42 and Final Plot No. 71 of the said Scheme, (hereinafter referred to as “ the said 
Plots " ); 


And whereas , after carrying out Survey and joint measurement District Superintendent of Land Record , 
Mumbai Suburban District vide his letter dated 26th July 2018 has requested to correct the areas of said pl 
i.e. F.P. No. 42 from 639.63 sq .mt. to 700.90 sq. mt. and to correct area of F.P. No. 71 from 858.70 sq .mt. to 
685.68 sq . mt.; 


And whereas , the said Corporation vide their letter dated 7th September 2018 hasrequested the Government 
for variation of the said Scheme to rectify the error and to issue directives for processing proposal for the 
variation of the said Scheme, as provided under section 91 (2 ) of theMaharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act" ); 


And whereas, considering the above mentioned facts and the request of the said Corporation ,Government 
found it necessary to vary the said scheme and the variation required to be made , is not of a substantial nature ; 


Now , therefore , theGovernment ofMaharashtra hereby authorize the said Corporation under sub -section (2 ) 
of Section 91 of the said Act to undertake variation in the Town Planning Scheme Santacruz No.V ( 1st 
Variation ) ( Final) in respect of following ; 


( 1) To correct the areas as per actualmeasurement as carried out by District Superintendent of Land 

Record , Mumbai Suburban District in respect of Final Plot No. F.P. No. 42 from 639.63 sq . mt. to 

700.90 sq . mt. and that of F.P. No. 71 from 858.70 sq .mt. to 685.68 sq. mt. 
( 2 ) The said Corporation shall accordingly prepare a draft of variation and publish a notice in the official 

Gazette , and in such other manner as may be prescribed stating that draft variation has been prepared 
as per provisions laid down under section 91 (2 ) of the said Act within a period of six months from the 
date of issue of this Notification . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M.M.PATIL , 
Under Secretary to Government. 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 

नगरविकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ मे २०१९ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६. 

क्रमांक टीपीबी. ४३१३/ यूओआर -१६७ /प्र.क्र .२१/ २०१४/ नवि- ११.– ज्याअर्थी, अंतिम भूखंड क्र . १७/ १६-१७, क्षेत्र ९ ६५.४१ चौ.मी. 
महाराष्ट्र शासनाचे मालकीचे असून सदर भूखंड (यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त भूभाग ” असा करण्यात आला आहे), नगररचना योजना क्र . VI , 
सांताक्रुझ (प्रथम फेरबदल)( अंतिम ) मध्ये (यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त योजना ” असा करण्यात आला आहे), अंतर्भूत असून उक्त योजनेस 
शासनाने मंजुरी दिली असून ती दिनांक १ जुलै १९ ८५ पासून अंमलात आलेली आहे. आणि ज्याअर्थी, उक्त भूभाग “ सेवा उद्योग इस्टेट ” या 
प्रयोजनार्थ पूर्णतः निर्देशित असून रहिवास विभागात आहे. 

आणि ज्याअर्थी, शासनाचे महसूल व वन विभागाने त्यांचेकडील ज्ञापन क्र . जमीन २६०० /१५२२ / प्र.क्र .३२१ / ज-३, दिनांक २१ जानेवारी २००३ 
द्वारे उक्त भूभागावरील अतिक्रमण नियमित केले आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त भूभाग औद्योगिक प्रयोजनार्थ वापरात नाही आणि उक्त जमिनीचे 
भाडेपट्टेधारक यांनी उक्त भूभागाचे जमिनीचा वापर औद्योगिक ऐवजी रहिवास असा वापर बदल करणेबाबत शासनास विनंती केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सदर प्रकरणी तपासणी केल्यावर रहिवास विभागातील उक्त भूभागाचा रहिवास वापर अनुज्ञेय करण्यासाठी उक्त भूभागावरील 
सेवा उद्योग इस्टेट हे निर्देशन वगळणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे. 


~ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने आदेश क्र . टीपीबी- ४३१३ / यूओआर-१६७ / प्र.क्र .२१/ २०१४ / नवि -११, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ सह 
शुद्धिपत्र दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१४ व सम क्रमांकाचे आदेश दिनांक २७ मे २०१६ द्वारे उक्त अधिनियमाचे कलम ९ १( २) अन्वये उक्त योजनेत 
आदेशात नमूद केलेले फेरबदल करण्याचे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस (यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त महापालिका ” असा करण्यात आला आहे ) 
निर्देश दिले आहेत; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त महापालिकेने ठराव क्र . ३१५ , दिनांक २९ जून २०१५ अन्वये उक्त योजनेत फेरबदलाचा मसुदा तयार करून प्रसिद्ध 
करून कलम ९१ अन्वये कार्यवाही करणेस मान्यता दिली आहे . आणि ज्याअर्थी, त्यानुसार प्रस्तावित फेरबदलावर जनतेकडून हरकती / सूचना 
मागविण्यासाठी उक्त महापालिकेने दिनांक २८ डिसेंबर २०१५ रोजीची सूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात ७-१३ जानेवारी, २०१६ रोजी प्रसिद्ध 
केली, आणि उक्त अधिनियमाचे कलम ९ १ खालील कार्यवाही करून महापालिकेने दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक १७ जानेवारी २०१९ रोजीचे 
पत्राद्वारे फेरबदल प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी सादर केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या फेरबदल प्रस्तावास सुधारणा न करता उक्त अधिनियमाचे कलम ९१ (६)( बी ) अन्वये 
मान्यता देणे आवश्यक असल्याची शासनास खात्री झाली आहे ; 


आणि त्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम ९ १( ६ ) ( बी ) अन्वये प्राप्त अधिकारात शासन याद्वारे नगररचना योजना क्र . VI, सांताक्रुझ (प्रथम 
फेरबदल )( अंतिम ) मधील अंतिम भूखंड क्र . १७ /१६-१७ बाबत खालील फेरबदल मंजूर करीत आहे 

उक्त योजनेतील अंतिम भूखंड क्र . १७/ १६-१७ वरील “ सेवा उद्योग इस्टेट ” (Service Industrial Estate) हे निर्देशन 
वगळण्यात आले असून सदर भूखंड “ रहिवास विभागात " ( Residential Zone ) समाविष्ट करण्यात आले आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील, 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


५५ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya ,Mumbai 400 032. dated 27th May 2019 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No. TPB . 4313 /UOR - 167 /CR - 21/ 2014 /UD - 11. — Whereas, the Final Plot No.17 / 16-17 admeasuring area 
965.41 sq.mts ., owned by Government of Maharashtra (hereinafter referred to as “ the said land ” ), is situated 
in Town Planning Scheme, Santacruz VI ( 1st variation ) ( Final), ( hereinafter referred to as “ the said Scheme), 
which is sanctioned by the Government and had come into force with effect from dated 1st July 1985 , and 
whereas the said land is entirely designated for Service Industrial Estate in Residential Zone. 


And whereas, the Government in Revenueand Forest Department has regularized encroachments on the 
said land as per Memorandum No. Land 2600/ 1522 / CR - 321/ J - 3 , dated 21st January 2003 and whereas, the 
said land is not in use for Industrial purpose and the leaseholders have requested the Government to convert 
the use of the said land from industrial to residential. 


And whereas , after examining the issue , the Government is of the view that the said designation of 
Service Industrial Estate in Residential Zone on the said land should be deleted so as to enable use of the said 
land for Residential Purpose . 


And whereas , the Government of Maharashtra directed the Municipal Corporation of Greater Mumbai 
(hereinafter referred to as “ the said Corporation " ) to undertake the variation of the said Scheme under 
sub - section ( 2 ) of section 91 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 Act (hereinafter 
referred to as “ the said Act” ), as mentioned in the Order bearing No. TPB -4313 /UOR - 167 / C.R.21/2014 /UD- 11, 
dated 6th September 2014 read with corrigendum dated 15th November 2014 and order of even number dated 
27th May 2016 ; 


And whereas , the said Corporation vide its Resolution No.315 , dated 29th June 2015 has approved the 
proposal to prepare and publish the draft variation as per provision laid down under section 91 of the said Act. 
And whereas , accordingly Notice dated 28th December 2015 inviting objections / suggestions from the general 
public for the proposed variation was published by the said Corporation in Maharashtra Government Gazette 
7-13 January , 2016 , and the said Corporation vide its letter dated 29th October 2018 and dated 17th January 
2019 has accordingly submitted variation proposal in respect of the said Scheme for its final sanction , after 
following the procedure under section 91 of the said Act; 


And whereas, Government finds that the variation published by the Municipal Corporation of Greater 
Mumbai in Government Gazette 27th October 2nd November , 2016 needs to be sanctioned without any 
modification under section 916 ) (b ) of the said Act ; 


Now , therefore, in exercise of the powers vested under section 9106 ) 6 ) of the said Act , the Government 
hereby sanctions the said variation in the said Scheme in respect of Final Plot No 17 / 16-17 as follows : -- 


Designation of “ Service Industrial Estate” in respect of Final Plot No. 17 / 16-17 is deleted and included 
in “Residential Zone" . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M.M.PATIL , 


Under Secretary to Government . 


ATT Dlat ( ool.fa.g.) — 9 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 
उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन), ठाणे तथा भूसंपादन अधिकारी , ठाणे यांजकडून 

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 


नमुना १ 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने भूसंपादन करणेबाबत जाहीर नोटीस 
क्रमांक पुनर्वसन / का -६ / टे-१/ कावि -२८४.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. तीन ) यांच्या कलम 
१ पोट -कलम ( ३) काढण्यात आलेली व दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१ ९ ची शासकीय अधिसूचना क्र . आयडीसी २०१ ९ /प्र.क्र . ९० / उद्योग -१४, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग , मंत्रालय , मुंबई अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात 
आलेल्या क्षेत्रात सन २०१९ च्या फेब्रुवारी महिन्याच्या १४ व्या दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, यामधील अनुसूचीत वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्तप्रमाणे अंमलात आले आहेत अशा क्षेत्रात 


. 


आहे ; 


~ 


. 


- 


. 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू करण्यात आले आहे, अशा क्षेत्रात असणा-या आणि महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत ( यात यानंतर ज्याचा उक्त महामंडळ असा उक्त निर्देश करण्यात आला आहे.) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ 
किंवा उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ठर्थ असेल अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ, आवश्यक असणा- या जमिनी संपादन करण्याची शक्ती उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासनास प्रदान करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम दोन खंड ( ग) अन्वये काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना क्र . आयडीसी २०१९ / प्र.क्र . ९ ० / 
उद्योग-१४, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग , मंत्रालय , मुंबई च्याद्वारे राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास नियम , १९ ६२ अन्वये 
जिल्हाधिका- यांकडे जी कामे सोपविण्यात आली आहेत , अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , कलम ३३, कलम ३६ व कलम ३८ खालील 
जिल्हाधिका-यांची कामे पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) तथा भूसंपादन अधिकारी, ठाणे यांची विशेषरीत्या नेमणूक करण्यात 
आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र / औद्योगिक वसाहत म्हणून विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्हींकरिता म्हणून सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन 
केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक आहे असे उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन), ठाणे , तथा भूसंपादन अधिकारी ठाणे यांचे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , पोट -कलम ( २ ) व उक्त अधिसूचना या खालील राज्य शासनाच्या शक्तीचा वापर करून 
मी , उपेंद्र तामोरे , उप जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन ), ठाणे तथा भूसंपादन अधिकारी , ठाणे, याद्वारे यामध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का 
संपादन करण्यात येऊ नयेत या संबंधी दिनांक २६ जून २०१९ पूर्वी खालील सही करणा-यास लेखी स्वरूपात कारण दर्शविण्याबद्दल आपणास 
फर्माविण्यात येत आहे. या अगोदर या कार्यालयामार्फत दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी प्रत्येक खातेदारास वैयक्तिक नोटीशीद्वारे हरकती 
असल्यास सादर करणेकामी संधी देण्यात आलेली होती. तरीही या जाहीर नोटीशीद्वारे पुन्हा हरकती सादर करणेकामी संधी देण्यात येत आहे. 

या तारखेनंतर मा . जिल्हाधिकारी यांचे मंजुरीशिवाय विक्री , भाडेपट्टा, अभिहस्तांतरण, अदलाबदल करून किंवा अन्य रितीने करावयाच्या उक्त 
जमिनीच्या विल्हेवाटीसाठी केलेला कोणताही करार किंवा त्यावर केलेला कोणताही खर्चकिंवा त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा या उक्त जमिनीच्या 
अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागांसंबंधी भरपाईनिर्धारित करणा- या अधिका-याकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३, पोट -कलम ( ५ ) 
व भूमीसंपादन अधिनियम, १८ ९ ४ ( १८ ९ ४ चा १) याच्या कलम २४ ( सातव्यांदा ) अन्वये विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

ज्यांची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीस या नोटीशीच्या तारखेपासून १ महिन्याच्या आत , भेटीची वेळ 
ठरवून कोणत्याही दिवशी सकाळी ११-०० ते दुपारी १-०० वाजेपर्यंत खाली सही करणा-यापुढे जातीने किंवा कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर राहता 
येईल. 

सदर भूसंपादनासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उप जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन तथा भूसंपादन अधिकारी, ठाणे व 
महामंडळाच्या कार्यालयाच्या कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवाहितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 


५७ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२० ९ / २ 


३.२४.०० 


३.२४.०० 


अनुसूची 
१. मौजे खर्डी, तालुका शहापूर , जिल्हा ठाणे 
खाजगी जमीन 

गा.न.नं .७ / १२ भूसंपादन करावयाच्या 
भूसंपादन करावयाच्या 

जमिनीचे क्षेत्र 
जमिनीचे भूमापन क्र . क्षेत्र ( हे.आर) 

(हे.आर ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


२० ९ / ३ / अ 


१.६०.०० 


१.६०.०० 


प्रमाणे एकूण 


२० ९ / ३ / ब 


०.७२.०० 


०.७२.०० 


२१०/१ 


०.६०.०० 


०.६०.०० 


२१०/२ 


०.६३.०० 


०.६३.०० 


१६२ / १ / अ 


१.०१.०० 


१.०१.०० 


२१०/३ 


०.११.०० 


०.११.०० 


१६२ / २ / ब 


१.३०.०० 


१.३०.०० 


एकूण 


३२.८५.७० 


३२.८५.७० 


१६२/२ 


२.२ ९ .०० 


२.२ ९ .०० 


१६३ 


१.१२.३० 


१.१२.३० 


२. मौजे पिंपळपाडा, तालुका शहापूर, जिल्हा ठाणे 


१६४/१ 


०.५१.६० 


०.५१.६० 


१६४/२ 


०.२ ९ .३० 


०.२ ९ .३० 


भूसंपादन करावयाच्या 

जमिनीचे क्षेत्र 
( हे.आर ) 
( ३ ) 


१६४/३ 


०.० ९ .६० 


खाजगी जमीन 

गा.न.नं.७/ १२ 
भूसंपादन करावयाच्या प्रमाणे एकूण क्षेत्र 
जमिनीचे भूमापन क्र . 

( हे.आर ) 
( १ ) 

( २ ) 


०.० ९ .६० 


१६४/४ 


०.१८.५० 


०.१८.५० 


१६४/५ 


०.१८.५० 


०.१८.५० 


१.९ १.०० 


१.९ १.०० 


१६५/१ 


०.३ ९ .४० 


०.३ ९ .४० 


१ 
२ 


०.५०.०० 


१६५/२ 


०.३५.९ ० 


०.३५.९ ० 


३ 


१६५/३ 


०.११.९ ० 


०.११.९ ० 


०.५०.०० 
१.५७.०० 
०.२५.०० 
१.५ ९ .०० 
१.५४.०० 


१६५/४ 


०.१२.४० 


१.५७.०० 
०.२५.०० 
१.५ ९ .०० 
१.५४.०० 


०.१२.४० 


५ 


१६६/१ 


०.०४.०० 


०.०४.०० 


६ 


१६६/२ 


०.३६.९ ० 


०.३६.९ ० 


७ 


२.४४.२० 


२.४४.२० 


१६६/३ 


०.०२.०० 


०.०२.०० 


८ पै . 


८.५४.२३ 


८.५४.२३ 


१६६/४ 


०.०६.६० 


०.०६.६० 


९ 


०.६३.०० 


०.६३.०० 


१० 


०.२६.०० 


०.२६.०० 


१६६/५ 


०.०८.८० 


०.०८.८० 


११ 


०.९९.१० 


०.९९ .१० 


१६६/६ 


०.६५.१० 


०.६५.१० 


१२ 


०.०४.५० 


०.०४.५० 


१६६/७ 


०.५१.६० 


०.५१.६० 


१३ 


०.०४.५० 


०.०४.५० 


१६६/८ 


०.०२.०० 


०.०२.०० 


१४ 


०.९ ६.१० 


१६७/१ 


१.०६.९ ० 


१.०६.९ ० 


१५ 


०.४४.८० 


१६७/२ 


०.०६.६० 


०.०६.६० 


१६ 


०.९ ६.१० 
०.४४.८० 
०.०४.३० 
१.१५.०० 
०.५०.०१ 


१६७/३ 


०.१३.१० 


०.१३.१० 


०.०४.३० 
१.१५.०० 
०.५०.०१ 


१८ 


१६७/४ 


०.०७.८० 


०.०७.८० 


१ ९ 


१६७/५ 


०.०४.५० 


०.०४.५० 


२० 


१.४०.०० 


१.४०.०० 


१६७/६ 


०.०५.८० 


०.०५.८० 


२१ 


०.२७.८० 


०.२७.८० 


२२ 


०.६३.३० 


०.६३.३० 


१६८/१ 


०.१८.०० 


०.१८.०० 


२३ 


०.०५.३० 


०.०५.३० 


१६८ / २ / अ 


०.८२.८० 


०.८२.८० 


२४ 


०.०८.०० 


०.०८.०० 


१६८ / २ / ब 


०.६७.४० 


०.६७.४० 


२६ 


१.४८.०० 


१.४८.०० 


१६ ९ / १ 


१.१३.०० 


१.१३.०० 


२७ / अ 


२.७५.०० 


२.७५.०० 


१६ ९ / २ / अ 


०.८४.०० 


०.८४.०० 


२७ / ब 


१.९ ७.०० 


१.९ ७.०० 


१६ ९ / २ / ब 


०.८२.०० 


०.८२.०० 


२८ 


१६ ९ / ३ / क 


०.८१.०० 


०.८१.०० 


२ ९ 


१६ ९ / ४ / अ 


०.४०.०० 


०.४०.०० 


३०/१ 


१.२१.७० 
१.०१.०० 
०.०३.०५ 
०.०२.८८ 
०.०२.८८ 


१.२१.७० 
१.०१.०० 
०.०३.०५ 
०.०२.८८ 
०.०२.८८ 


१६ ९ / ४ / ब 


१.१८.०० 


१.१८.०० 


३०/२ 


३०/३ 


१७० / अ 


१.३१.५० 


१.३१.५० 


३०/४ 


०.०२.८८ 


०.०२.८८ 


१७० / ब 


०.५२.६० 


०.५२.६० 


३०/५ 


०.०२.८८ 


१७१/१ 


०.४४.५० 


०.४४.५० 


३०/६ 


०.०२.८८ 
०.३१.४० 
०.०४.०५ 


१७१/२ 


०.६ ९.३० 


०.६ ९.३० 


१७१/३ 


०.०७.६० 


०.०७.६० 


३०/७ 
३०/८ 


०.३१.४० 
०.०४.०५ 
०.०२.९ ४ 
०.०२.८२ 


०.०२.९ ४ 


१७१/४ 


०.३७.९ ० 


०.३७.९ ० 


३० / ९ 


०.०२.८२ 


२० ९ / १ 


४.४५.०० 


४.४५.०० 


३०/१० 


०.०२.८२ 


०.०२.८२ 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ९अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३०/११ 


०.०२.८२ 


०.०२.८२ 


३२ 


०.४५.५० 


०.४५.५० 


३०/१२ 


०.०२.८२ 


०.०२.८२ 


३३ 


०.११.८० 


०.११.८० 


३०/१३ 


०.०२.८२ 


०.०२.८२ 


३४ 


५.६४.९ ० 


५.६४.९ ० 


३०/१४ 


०.०३.२२ 


०.०३.२२ 


३ 


०.२ ९ .६० 


०.२९ .६० 


३०/१५ 


०.०२.९ ७ 


०.०२.९ ७ 


३६ 


०.२०.०० 


०.२०.०० 


३०/१६ 


०.०२.८८ 


०.०२.८८ 


३ 


२.७१.०० 


२.७१.०० 


३०/१७ 


०.०२.८८ 


०.०२.८८ 


३८ 


०.६३.७० 


०.६३.७० 


३०/१८ 


०.०२.८८ 


०.०२.८८ 


३ 


०.१६.०० 


०.१६.०० 


३० / १ ९ 


०.०२.८२ 


०.०२.८२ 


४० 


२.५८.३० 


२.५८.३० 


३०/२० 


०.०४.८६ 


०.०४.८६ 


४१ 


०.१६.०० 


०.१६.०० 


३०/२२ 


०.०२.८२ 


०.०२.८२ 


४२ 


०.१६.२० 


०.१६.२० 


३०/२३ 


०.०३.१४ 


०.०३.१४ 


४३ 


३.०१.१० 


३.०१.१० 


३०/२४ 


०.०३.९ ८ 


०.०३.९ ८ 


४४ 


०.०१.५० 


०.०१.५० 


३०/२६ 


०.०२.८२ 


०.०२.८२ 


४५ 


०.००.५० 


०.००.५० 


३०/२७ 


०.०२.८२ 


०.०२.८२ 


४६ 


०.१६.७० 


०.१६.७० 


३०/२८ 


०.०२.८२ 


०.०२.८२ 


४८ 


१.५७.३० 


१.५७.३० 


३० / २ ९ 


०.०२.८२ 


०.०२.८२ 


४ ९ 


०.९ ५.०० 


०.९ ५.०० 


३०/३० 


०.०२.८२ 


०.०२.८२ 


५० 


१.४०.०० 


१.४०.०० 


३०/३१ 


०.०२.८२ 


०.०२.८२ 


५१ 


१.० ९ .४० 


१.० ९.४० 


३०/३२ 


०.०२.८२ 


०.०२.८२ 


५२ 


०.०३.०० 


०.०३.०० 


३०/३३ 


०.०२.८२ 


०.०२.८२ 


१.७१.६० 


५३ 
५ ९पै 


१.७१.६० 
०.४०.८० 


३०/३४ 


०.०४.७४ 


०.०४.७४ 


०.४०.८० 


३०/३५ 


०.०२.८० 


०.०२.८० 


६० 


०.३२.६० 


०.३२.६० 


३०/३६ 


०.०३.२७ 


०.०३.२७ 


०.२४.०० 


०.२४.०० 


६१ 
६२ पै 


३०/३७ 


०.०३.५८ 


०.०३.५८ 


०.१३.०८ 


०.१३.०८ 


३०/३८ 


०.०३.८० 


०.०३.८० 


७४ 


४.७४.२० 


४.७४.२० 


३० / ३ ९ 


०.०३.५७ 


०.०३.५७ 


७६ 


०.०१.५० 


०.०१.५० 


३०/४० 


०.०२.९ ७ 


०.०२.९ ७ 


७७ 


०.५७.२० 


०.५७.२० 


३०/४१ 


०.०३.१० 


०.०३.१० 


७८ 


०.८६.३० 


०.८६.३० 


३०/४२ 


०.०३.१० 


०.०३.१० 


७ ९ 


१.१ ९ .०० 


१.१ ९ .०० 


३०/४३ 


०.०३.९ ६ 


०.०३.९ ६ 


८० 


०.०१.८० 


०.०१.८० 


३०/४४ 


०.०३.५० 


०.०३.५० 


८१ 


०.०१.८० 


०.०१.८० 


३०/४५ 


०.०३.५० 


०.०३.५० 


८२ 


१.२५.०० 


१.२५.०० 


३०/४६ 


०.०३.५० 


०.०३.५० 


८३/ १ / अ / २ 


२.००.०० 


२.००.०० 


३०/४७ 


०.०३.६३ 


०.०३.६३ 


८३ / १ / ब 


३.११.०० 


३.११.०० 


३०/४८ 


०.०३.७१ 


०.०३.७१ 


८३/२ 


०.४०.०० 


०.४०.०० 


३० / ४ ९ 


०.०३.३१ 


०.०३.३१ 


८४ 


२.०८.१० 


२.०८.१० 


३०/५० 


०.०४.५० 


०.०४.५० 


८५ 


०.०१.०० 


०.०१.०० 


३०/५१ 


०.०३.२० 


०.०३.२० 


८६ 


०.२८.०० 


०.२८.०० 


३०/५३ 


०.०३.०० 


०.०३.०० 


८७/१ 


०.६३.९० 
१.१५.०० 


०.६३.९ ० 
१.१५.०० 


३०/५४ 


०.०३.१२ 


०.०३.१२ 


८७/२ 


३०/५५ 


०.०२.८८ 


०.०२.८८ 


८८ 


०.४७.८० 


०.४७.८० 


३०/५६ 


०.०३.७० 


०.०३.७० 


९ ० 


२.३९ .०१ 


२.३ ९ .०१ 


३०/५७ 


०.०३.५० 


०.०३.५० 


९ १ / अ 


२.८०.१० 


२.८०.१० 
१.४७.०० 


३०/५८ 


०.०३.९ १ 


०.०३.९ १ 


९ १ / ब 


१.४७.०० 


३० / ५ ९ 


०.०३.७७ 


०.०३.७७ 


९ २ 


०.६०.१० 


०.६०.१० 


३०/६० 


०.०३.९ ५ 


०.०३.९ ५ 


९ ३ 


०.११.६० 


०.११.६० 


३०/६१ 


०.०५.३३ 


०.०५.३३ 


९ ४ 


०.२ ९ .०० 


०.२ ९ .०० 


३ 


१.९ ६.८० 


१.९ ६.८० 


१६ 


६ 


०.३ ९ .०० 


०.३९ .०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 


५ ९ 


( १) 


( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२ / ३ / ब 


०.२१.४० 


९ ७ 


०.२१.४० 


०.३५.०० 


०.३५.०० 


९ ८ 


१.४२.०० 


१.४२.०० 


२ / ४ अ 


०.०३.५० 


०.०३.५० 


०.०८.०० 


०.०८.०० 


२ / ४ ब 


०.०३.१० 


०.०३.१० 


१०० 


०.६६.०० 


०.६६.०० 


२ / ५ अ 


०.०१.३० 


०.०१.३० 


१०१ 


६.५३.०० 


६.५३.०० 


२ / ५ ब 


०.०१.०० 


०.०१.०० 


१०२ 


०.००.८० 


०.००.८० 


३/१ 


०.८५.०० 


०.८५.०० 


१३०/१ 


२.२ ९ .०० 


२.२ ९ .०० 


३ / २ / १ / अ 


०.८ ९ .०० 


०.८ ९ .०० 


१०३ / २ / अ 


०.११.९ ० 


०.११.९ ० 


३ / २ / १ / ब 


०.२४.०० 


०.२४.०० 


१०३ / २ / ब 


०.३१.९ ५ 


०.३१.९ ५ 


३ / २ / १ / क 


२.२ ९ .०० 


२.२ ९ .०० 


१०३ / २ / क 


०.०४.११ 


०.०४.११ 


३ / २ / २ / अ 


२.४३.०० 


२.४३.०० 


१०३/२/१ 


०.०३.५८ 


०.०३.५८ 


३ / २ / २ / क 


०.०२.०० 


०.०२.०० 


१०३/२/२ 


०.०२.८ ९ 


०.०२.८ ९ 


३ / २ / २ / ड 


०.१२.०० 


०.१२.०० 


१०३/२/३ 


०.०२.८ ९ 


०.०२.८ ९ 


३/३ 


१.१३.०० 


१.१३.०० 


१०३/२/४ 


०.०२.८ ९ 


०.०२.८ ९ 


४/१ 


१.७८.०० 


१.७८.०० 


१०३/२/५ 


०.०२.८ ९ 


०.०२.८ ९ 


४/१/१ 


१.४४.०० 


१.४४.०० 


१०३/२/६ 


०.०२.८ ९ 


०.०२.८ ९ 


४/२/२ 


१.५८.०० 


१.५८.०० 


१०३/२/७ 


०.०२.९ ० 


०.०२.९ ० 


४/२/३ 


२.३७.०० 


२.३७.०० 


१०३/२/८ 


०.०३. ०० 


०.०३. ०० 


४ / ३ / अ 


०.५१.०० 


०.५१.०० 


१०३/ २ / ९ 


०.०२.८० 


०.०२.८० 


४ / ३ / ब 


०.७४.०० 


०.७४.०० 


१०३/२/१० 


०.०२.९ १ 


०.०२.९ १ 


५/१ 


०.४५.३० 


०.४५.३० 


१०३/२/११ 


०.०२.९ १ 


०.०२.९ १ 


५/२ 


०.०७.३० 


०.०७.३० 


१०३/२/१२ 


०.०३.०० 


०.०३.०० 


६/१ 


२.५२.०० 


२.५२.०० 


१०३/२/१३ 


०.०३.२५ 


०.०३.२५ 


६/२/१ 


१.२५.०० 


१.२५.०० 


१०३/२/१४ 


०.०३.२५ 


०.०३.२५ 


६/२/२ 


१.२५.०० 


१.२५.०० 


१०३/२/१५ 


०.०२.९ ० 


०.०२.९ ० 


६ / २ / ३ / अ 


१.०६.०० 


१.०६.०० 


१०३/२/१६ 


०.०३.५५ 


०.०३.५५ 


६ / २ / ३ / ब 


१.००.०० 


१.००.०० 


१०३/२/१७ 


०.०३.१५ 


०.०३.१५ 


१०३/२/१८ 


०.०३.४० 


०.०३.४० 


७/१ 


१.५५.२० 


१.५५.२० 


१०४ 


०.१४.३० 


०.१४.३० 


७/२ 


०.१०.६० 


०.१०.६० 


१०५ 


०.०३.०० 


०.०३.०० 


७/३ 


०.१९ .२० 


०.१ ९ .२० 


८ 


०.६४.७० 


०.६४.७० 


एकूण 


१०२.०४.४४ 


१०२.०४.४४ 


९ 


०.३५.७० 


०.३५.७० 


१०/१ 


०.८३.५० 


०.८३.५० 


१०/२ 


०.११.९ ० 


०.११.९ ० 


प्रमाणे एकूण 


३. मौजे वरस्कोळ, तालुका शहापूर , जिल्हा ठाणे 
खाजगी जमीन गा.न.नं.७ / १२ 

भूसंपादन 
भूसंपादन करावयाच्या 

करावयाच्या 
जमिनीचे भूमापन क्र . 

क्षेत्र 

जमिनीचे क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( हे.आर ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


१०/३ 


०.११.१० 


०.११.१० 


१०/४ 


०.०२.८० 


०.०२.८० 


११ 


०.४५.३० 


०.४५.३० 


१२/१ 


२.०४.९ ० 


२.०४.९ ० 


पर्डी नं . १/१ 


०.०६.६० 


०.०६.६० 


१२/२ 


०.३४.९ ० 


०.३४.९ ० 


पर्डी नं . १/२ 


०.२५.८० 


०.२५.८० 


१.०८.२० 


१.०८.२० 


१/१ 


०.३८.७० 


०.३८.७० 


१४ 


२.१ ९ .५० 


२.१ ९ .५० 


१/२ 


०.३८.४० 


०.३८.४० 


१५/१ 


०.६२.२० 


०.६२.२० 


१/३ 


०.५०.१० 


०.५०.१० 


१५/२ 


०.० ९ .६० 


०.० ९ .६० 


२ / १ / अ 


०.४१.५० 


०.४१.५० 


१५/३ 


०.३३.४० 


०.३३.४० 


२ / १ / ब 


०.४४.५० 


०.४४.५० 


१६ 


१.२१.०० 


१.२१.०० 


२ / ३ / अ 


०.२१.८० 


०.२१.८० 


१६ / १ / अ 


१.२२.०० 


१.२२.०० 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२, २०१ ९/ ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


१६ / १ / ब 


१.२१.०० 


१.२१.०० 


३७/४ 


२.२५.०० 


२.२५.०० 


१६/२/१ 


०.३६.०० 


०.३६.०० 


३७/५ 


१.११.०० 


१.११.०० 


१६/२/२ 


०.७३.०० 


०.७३.०० 


३७/६ 


०.२५.०० 


०.२५.०० 


१६/३ 


२.१ ९ .०० 


२.१ ९ .०० 


३७/७ 


०.०३.०० 


०.०३.०० 


१६/४ 


०.९ ३.०० 


०.९ ३.०० 


३८/१ 


२.०६.७० 


२.०६.७० 


१७ / १ / अ 


०.२२.८० 


०.२२.८० 


३८/२ 


०.२६.०० 


०.२६.०० 


१७ / ब 


०.५२.१० 


०.५२.१० 


३८/३ 


०.०७.६० 


०.०७.६० 


१८ / १ / अ 


०.३०.३० 


०.३०.३० 


३८/४ 


०.०२.०० 


०.०२.०० 


१८/२ 


०.२८.१० 


०.२८.१० 


३८/५ 


०.० ९.९ ० 


०.० ९.९ ० 


१८ / १ / ब 


०.३८.५० 


०.३८.५० 


३८/६ 


०.१२.८० 


०.१२.८० 


१.१७.४० 


१.१७.४० 


३ ९ / १ / १ 


१.५२.५० 


१.५२.५० 


२०/१ 


१.०७.० 


१.०७.० 


३ ९ / १ / २ 


१.५२.५० 


१.५२.५० 


२०/२ 


०.९ ७.०० 


०.९ ७.०० 


३ ९ / २ 


०.०४.०० 


०.०४.०० 


२०/३ 


१.१२.०० 


१.१२.०० 


३ ९ / ३ 


०.८ ९ .०० 


०.८ ९ .०० 


२०/४/१ 


१.३३.०० 


१.३३.०० 


३ ९ / ४ 


०.४४.०० 


०.४४.०० 


२०/४/२ 


१.३३.०० 


१.३३.०० 


४०/१ 


२.२७.०० 


२.२७.०० 


२०/५ 


०.८५.०० 


०.८५.०० 


४०/२ 


०.४०.०० 


०.४०.०० 


२०/६ 


०.७४.०० 


०.७४.०० 


४०/३ 


०.८ ९.०० 


०.८ ९ .०० 


२१/१ 


१.२१.२० 


१.२१.२० 


४०/५ 


१.६२.०० 


१.६२.०० 


२१/२ 


०.१४.९ ० 


०.१४.९ ० 


४०/६ 


०.१६.०० 


०.१६.०० 


२१/३ 


०.० ९ .६० 


०.० ९.६० 


४० / ७ / ब 


०.० ९.०० 


०.० ९ .०० 


२२ 


१.९ १.२० 


१.९ १.२० 


४१/१ 


०.१३.०० 


०.१३.०० 


२३/१ 


०.४०.०० 


०.४०.०० 


४१/२ 


०.६५.०० 


०.६५.०० 


२३/२ 


०.९ ७.०० 


०.९ ७.०० 


४१/३ 


०.५०.०० 


०.५०.०० 


२३ / २ / अ 


३.३६.०० 


३.३६.०० 


४१/४ 


०.०६.०० 


०.०६.०० 


२३ / ३ / ब 


२.७५.०० 


२.७५.०० 


४१/५ 


०.११.०० 


०.११.०० 


२३/४ 


०.४ ९ .०० 


०.४ ९ .०० 


४१/६ 


४.२८.०० 


४.२८.०० 


२४ 


०.३८.४० 


०.३८.४० 


४१/७ 


०.४५.०० 


०.४५.०० 


२५/१ 


१.७८.०० 


१.७८.०० 


४१/८ 


०.७ ९ .०० 


०.७ ९ .०० 


२५ / २ / अ 


०.३०.०० 


०.३०.०० 


४२/२ 


०.०६.०० 


०.०६.०० 


२५ / २ / ब 


०.२७.०० 


०.२७.०० 


४२/३ 


०.५३.०० 


०.५३.०० 


४२/४ 


२५/३ 


०.०८.०० 


०.०८.०० 


०.५०.०० 


०.५०.०० 


२५/४ 


१.५२.०० 


१.५२.०० 


४२/६ 


१.१६.०० 


१.१६.०० 


२५/५ 


०.४६.०० 


४२/७ 


०.४६.०० 


०.१८.०० 


०.१८.०० 


४२/८ 


२६/१ 


०.० ९ .०० 


०.० ९ .०० 


१.३५.५० 


१.३५.५० 


४२ / ९ 


२६ / २ / अ 


०.०६.१० 


०.०६.१० 


०.७३.०० 


०.७३.०० 


४२/१० 


०.१०.०० 


२६ / २ / ब 


०.०४.०० 


०.०४.०० 


०.१०.०० 


२६/३ 


०.२२.८० 


४५ 


०.२२.८० 


०.०५.०० 


०.०५.०० 


४८ 


२८/१ 


०.१२.१० 


०.१२.१० 


१.८ ९ .१० 


१.८ ९ .१० 


६४ पै 


२८/२ 


०.१५.२० 


०.१५.२० 


०.९ ६.०० 


०.९ ६.०० 


६५/१ 


१.०६.३० 


१.०६.३० 


२८/३ 


०.०३.१० 


०.०३.१० 


६६/१ 


०.५४.६० 


०.५४.६० 


२८/४ 


०.०३.०० 


०.०३.०० 


६६/२ 


०.३३.४० 


०.३३.४० 


३५/१ 


०.२४.५० 


०.२४.५० 


६७/१ 


०.५८.९ ० 


०.५८.९ ० 


३६/१ 


०.८५.०० 


०.८५.०० 


३७ / २ / पै 


६७ / २ / ब 


०.३६.२० 


०.३६.२० 


१.०६.१० 


१.०६.१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०१९ / ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 


६१ 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


६८/१ 


०.२१.७० 


०.२१.७० 


८०/१ 


०.०४.०० 


०.०४.०० 


६८/२ 


०.६६.६० 


०.६६.६० 


८० / १ अ 


३.० ९ .०० 


३.० ९ .०० 


६८/३ 


०.१४.४० 


०.१४.४० 


८०/२ 


०.४६.०० 


०.४६.०० 


६८/४ 


०.१ ९ .२० 


०.१ ९ .२० 


८०/३ 


०.५६.०० 


०.५६.०० 


६८/५ 


०.०२.०० 


०.०२.०० 


८०/४ 


१.२०.०० 


१.२०.०० 
२.०१.४० 


६८/६ 


०.०१.०० 


०.०१.०० 


८०/५/६ 


२.०१.४० 


६ ९ / १ 


०.२५.१० 


०.२५.१० 


८१/१ 


०.८७.०० 


०.८७.०० 


६ ९ / २ 


०.१२.४० 


०.१२.४० 


८१/२ 


०.०३.०० 


०.०३.०० 


६ ९ / ३ 


०.११.९ ० 


०.११.९ ० 


८१ / ३ अ 


२.४१.०० 


२.४१.०० 


६ ९ / ४ 


०.४२.९ ० 


०.४२.९ ० 


८१/४/१ 


०.३२.०० 


०.३२.०० 


६ ९ / ५ 


०.११.९ ० 


०.११.९ ० 


८१/४/२ 


०.५१.०० 


०.५१.०० 


७०/१ 


०.१४.२० 


०.१४.२० 


८१/४/३ 


१.३२.०० 


१.३२.०० 


७०/२ 


०.१ ९ .०० 


०.१ ९ .०० 


८२ 


२.०१.०० 


२.०१.०० 


७०/३ 


१.०६.२० 


१.०६.२० 


८३/ १ अ 


३.० ९ .०० 


३.० ९ .०० 


७०/४ 


०.०६.१० 


०.०६.१० 


८३ / १ ब 


०.८१.०० 


०.८१.०० 


७०/५ 


०.३२.९ ० . 


०.३२.९ ० . 


८३/२ 


०.८१.०० 


०.८१.०० 


७०/६ 


०.३४.१० 


०.३४.१० 


९ ० 


१.१३.०० 


१.१३.०० 


७१/१ 


०.३५.४० 


०.३५.४० 


९ २ 


०.१६.४० 


०.१६.४० 


७१/२ 


०.४६.८० 


०.४६.८० 


एकुण 


१६६.२८.१० 


१६६.२८.१० 


७१/३ 


०.५४.४० 


०.५४.४० 


४. मौजे घाणेपाडा, तालुका शहापूर, जिल्हा ठाणे 


७२/२ 


०.०५.१० 


०.०५.१० 


७२/३ 


०.०५.१० 


०.०५.१० 


गा.न.नं.७/ १२ 


७२/४ 


प्रमाणे एकूण 


०.२७.३० 


खाजगी जमीन 
भूसंपादन करावयाच्या 
जमिनीचे भूमापन क्र . 


०.२७.३० 


७२/५ 


भूसंपादन 
करावयाच्या 
जमिनीचे क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


०.४८.०० 


०.४८.०० 


७२/६ 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( २ ) 


०.१८.२० 


०.१८.२० 


७२/७ 


०.३६.९ ० 


०.३६.९ ० 


( १ ) 


७३/१ 


०.३३.९ ० 


०.३३.९ ० 


८/१ 


३.८०.०० 


३.८०.०० 


७३/२ 


०.९९.६० 


०.९९ .६० 


८/२ 


७.६१.०० 


७.६१.०० 


७४ 


०.६ ९ .८० 


०.६ ९.८० 


९ / १ 


०.६७.५० 


०.६७.५० 


७५/१ 


०.८५.९ ० 


०.८५.९ ० 


९ / २ 


०.१२.१० 


०.१२.१० 


७५/२ 


०.३२.९ ० 


९ / ३ 


०.७०.१० 


०.७०.१० 


०.३२.९ ० 
१.०३.०० 


७५/३ 


१.०३.०० 


एकुण 


१२.९ ०.७ 


१२.९ ०.७ 


७७/१ 


४.५७.०० 


४.५७.०० 


५. मौजे बेंडेकोन , तालुका शहापूर , जिल्हा ठाणे 


७७/२ 


२.७ ९ .०० 


२.७ ९ .०० 


७७/३ 


१.४२.०० 


१.४२.०० 


गा.न.नं .७/ १२ 


भूसंपादन 


७८/१ 


१.१५.०० 


१.१५.०० 


खाजगी जमीन 
भूसंपादन करावयाच्या 
जमिनीचे भूमापन क्र . 


प्रमाणे एकूण 


७८ / २ / अ 


०.८६.०० 


०.८६.०० 


क्षेत्र 


करावयाच्या 
जमिनीचे क्षेत्र 

( हे.आर ) 


७८ / २ ब 


०.८७.०० 


०.८७.०० 


हे.आर ) 


७८ / ३ / अ 


१.५४.०० 


१.५४.०० 


( २ ) 


( ३ ) 


७८ / ३ ब 


१.०६.०० 


१.०६.०० 


८/१ 


०.९ ६.०० 


०.९ ६.०० 


७८/४ 


०.२५.०० 


०.२५.०० 


७८ / ५ ब 


०.१०.०० 


०.१०.०० 


एकुण 


०.९ ६.०० 


०.९ ६.०० 


७ ९ / २ 


६.५७.०० 
१.६२.०० 


६.५७.०० 
१.६२.०० 


७ ९ / ३ 


७ ९ / ४ अ 


०.३८.० 


०.३८.० 


७ ९ / ४ ब 


०.२३.०० 


०.२३.०० 


ठाणे, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१९ . 


उपेंद्र ता . मोरे , 
उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) , 
ठाणे तथा भूसंपादन अधिकारी, ठाणे . 


७ ९ / ५ 


१.७८.०० 


१.७८.०० 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


